Reg.No.NPCITY/ 236-2018-20. 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

प्राधिकृत 


प्रकाशन 


वर्ष ४ , अंक ४४ ] 


गुरुवार 


ते 


बुधवार , नोव्हेंबर १-७ , २०१८/ कार्तिक १०-१६ , शके १९ ४० [ पृष्ठे ४५, किंमत : ३०.०० रुपये 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 


भाग 


एक - नागपूर 


विभागीय 


पुरवणी 


अनुक्रमणिका 


पृष्ठे 
१-२ 


पृष्ठे 
१-१० 


भाग एक- शासकीय अधिसूचना : नेमणुका , पदोन्नती , 

अनुपस्थितीची रजा ( भाग एक - अ , चार - अ , चार - ब 
व चार - क यांमध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेले आहेत 
त्यांव्यतिरिक्त) केवळ नागपूर विभागाशी संबंधित असलेले 
नियम व आदेश. 
संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका इ. इ ., केवळ नागपूर 
विभागाशी संबंधित असलेले नियम व आदेश . 


भाग एक - अ .- ( भाग चार - ब यामध्ये प्रसिद्ध करण्यात 

आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ नागपूर 
विभागाशी संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा 
व पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती, नगरपालिका बरो, 
जिल्हा नगरपालिका , प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक 
निधी लेखापरीक्षा अधिनियम याअन्वये काढण्यात 
आलेले आदेश व अधिसूचना. 


२-४५ 


शासकीय अधिसूचना : नेमणुका , इत्यादी 


भाग १ ( ना . वि . पु .) म . शा . रा ., अ . क्र . ९ ५४ . 


विधी व न्याय विभाग 


मंत्रालय , मुंबई-४०० ०३२ , दिनांक ११ ऑक्टोबर , २०१८ . 


क्रमांक डिजीपी - २११५ - प्र.क्र . ३७० - का .- १४. 


दिवाणी प्रक्रिया संहिता , १९ ०८ च्या ऑर्डर २७, फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९ ७३ चे कलम २४ ( ३) व महाराष्ट्र विधी अधिकारी (नियुक्ती , 
सेवेच्या शर्ती आणि मानधन) नियम , १९ ८४ च्या नियम १३ मधील तरतुदीनुसार गोंदिया जिल्हा व सत्र न्यायालयाकरीता खालील अनुसूचित नमूदप्रमाणे 
अधिवक्त्यांची सहायक सरकारी वकील व अतिरिक्त शासकीय अभियोक्ता या पदावर शासन अधिसूचना समक्रमांक दिनांक ११ ऑगस्ट , २०१६ अन्वये 
दिनांक १६-०८-२०१६ पासून पुढील २ वर्षे कालावधीसाठी नियुक्ती करण्यात आली होती. 


ना .-एक -१ ( १८३१) . 


( १ ) 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, नोव्हेंबर १-७, २०१८/ कार्तिक १०-१६ , शके १९ ४० 


सदर नियुक्तीस या आदेशाच्या दिनांकापासून पुढील १ वर्षाचा कालावधी अथवा त्यांच्या वयास ६२ वर्षे पूर्ण होतील तो दिनांक यापर्यंतचा 
कालावधी, यापैकी जे अगोदर घडेल तोपर्यंतच्या कालावधीकरीता तात्पुरत्या स्वरूपात मुदतवाढ देण्यात येत आहे . 

अनुसूची 


- 


अ . क्र . 


नाव 


( १ ) 


( २ ) 


१ 


२ 


२ . 


अॅड . कृष्णा 

धनलाल पारधी 

अॅड . पुरूषोत्तम सिताराम आगाशे 
सदर नियुक्त्या महाराष्ट्र विधी अधिकारी (नियुक्ती, सेवाशर्ती व मानधन) नियम , १९ ८४ यामध्ये दिलेल्या सेवाशर्तीच्या अधीन राहतील. 
वरील आदेश मागे घेण्याचा/त्यात दुरुस्ती करण्याचा/ ते रद्द करण्याचा अधिकार शासन राखून ठेवीत आहे . 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


३ . 


संजीव केळुसकर , 


अवर सचिव . 


संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका , इत्यादी 


भाग १ ( ना . वि . पु.) म . शा . रा., अ . क्र . ९ ५५ . 

उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , यांजकडून 
भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ . 

क्रमांक भू.सं.- अ.का.- प्रस्तु- १-२०१८. 

ज्याअर्थी, भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याबाबत व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) 
याच्या कलम ३ मधील पोटकलम (३) अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार महाराष्ट्र शासनाने महसूल व वन विभाग अधिसूचना क्रमांक MISC- 11 
2014-CR, 77 - A -2, दिनांक १९ जानेवारी २०१५ ( यात यापुढेयाला “ सदरहू अधिसूचना ” संबोधण्यात यावे.) अन्वये सार्वजनिक प्रयोजनार्थ जमीन 
संपादन करतांना सदरहू कायदयाच्या कलम-३ मधील पोटकलम ( झ- अ) नुसार जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा जास्त नसलेल्या जमिनीच्या बाबतीत त्या 
जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी यांना या कायद्यांतर्गत जमीन संपादन करण्यास शासनाच्या वतीने समुचित शासन म्हणून घोषीत करण्यात आले आहे; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार जिल्हाधिकारी यांना शासनाच्या वतीने समुचित शासन म्हणून घोषीत करण्यात आले आहे. त्याअर्थी, 
अनुसूची -एकमध्ये दर्शविलेल्या जमिनी ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त भूमी ” असा उल्लेख करण्यात येईल .) अनुसूची-दोनमध्ये नमूद 

केलेल्या 
सार्वजनिक प्रयोजनाकरिता आवश्यक आहे किंवा आवश्यक असल्याचा संभव आहे. ( यात ज्याचा “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन " असा उल्लेख करण्यात 
येईल .) याबाबत जिल्हाधिकारी, चंद्रपूर यांची समुचित शासन म्हणून खात्री झाल्यामुळे सदरहू कायद्याच्या कलम -११ च्या पोट-कलम (१) नुसार 
सार्वजनिक कामाच्या प्रयोजनासाठी जमीन संपादन करण्यात येत आहे असे सूचित करणे आवश्यक आहे; 

आणि ज्याअर्थी, सदरहू भूमी संपादन कायद्यानुसार सार्वजनिक प्रयोजनार्थ भूमी संपादित करताना भूधारकास विस्थापित करण्याचे कारण सोबत 
जोडलेल्या अनुसूची-तीनमध्ये नमूद केलेले आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, सदरहू भूमी संपादन कायद्यानुसार सार्वजनिक प्रयोजनार्थ भूमी संपादित करतांना सामाजिक परिणाम निर्धारणाचा सारांश सोबत 
जोडलेल्या अनुसूची- चारमध्ये दिलेला आहे; 

आणि ज्याअर्थी, सदरहू भूमी संपादन कायद्याचे कलम-४३ च्या पोट- कलम (१) नुसार विस्थापितांचे पुनर्वसन व पुनर्स्थापनाकरिता सोबत 
जोडलेल्या अनुसूची-पाच मध्ये प्रशासकाचे विवरण नमूद केलेले आहे. (प्रशासकाची नियुक्ती आवश्यक असल्सास, अनुसूची-पाचमध्ये माहिती देणे 
आवश्यक आहे ); 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , नोव्हेंबर १-७, २०१८/ कार्तिक १०-१६ , शके १९ ४० 


३ 


त्याअर्थी, सदरहू कायद्याच्या कलम -११ चे पोट - कलम (४ ) नुसार अधिसूचना प्रसिध्द केल्याच्या दिनांकापासून सदरहू भूमी कायद्याच्या प्रकरण ४ 
खाली कार्यवाही पूर्ण होईपर्यंत कोणतीही व्यक्ती उक्त जमिनीच्या अथवा जमिनीच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा अशा जमिनीवर 
कोणताही बोजा निर्माण करणार नाही. परंतु , जिल्हाधिकारी अशाप्रकारे अधिसूचित केलेल्या भूमीच्या मालकाने अर्ज केल्यावर लेखी नोंदवावयाच्याविशेष 
परिस्थितीमध्ये या पोट -कलमाच्या अंमलबजावणी मधून अशा भूमी मालकास सूट देऊ शकेल ; 

परंतु , आणखी असे की , कोणत्याही व्यक्तीने, या तरतुदीचे जाणीवपूर्वक उल्लंघन केल्यामुळेतिला सोसाव्या लागलेल्या कोणत्याही नुकसानीची 
अथवा क्षतीची जिल्हाधिका- याद्वारे भरपाई देण्यात येणार नाही. 


पुन्हा असे घोषित करण्यात येते की , सदरहू भूमी संपादन कायद्याचेकलम -११ चे पोट-कलम ( ५) अन्वये जिल्हाधिकारी भूमि संपादन , पुनर्वसन 
व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याबाबत व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र ) नियम , २०१४ (यात यापुढे ज्याचा “ उक्त नियम ” असा उल्लेख 
करण्यात येईल) चे नियम १० च्या उप -नियम (३ ) अन्वये भूमी अभिलेख अद्ययावत करण्याचे काम हाती घेतील. 
आणि म्हणून , त्याअर्थी, समुचित शासन म्हणून 

जिल्हाधिकारी, 

सदरहू कायद्याचे कलम-३, पोट-कलम ( ग) अन्वये उपविभागीय अधिकारी तथा 
भूसंपादन अधिकारी, चिमूर यांना पदनिर्देशित करीत आहे . 


अनुसूची - एक 

जमिनीचे वर्णन 
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ११-६५-२०१८-२०१९ , 
गाव कन्हाळगांव , तालुका सिंदेवाही, जिल्हा चंद्रपूर 
सर्व्हे नंबर / 

एकूण 

संपादनाखाली 
गट क्रमांक 

क्षेत्र 

आराजी 
( २ ) ( ३ ) 

( ४ ) 
हे . आर 


अ.क्र . 


७/१२ प्रमाणे 


( १ ) 


हे . आर 


“ 


१ 


१५ 


० ८१ 


० ८१ 


२ 


१७ 


१ १२ 


१ १२ 


३ 


१८ 


००७ 


0 ०७ 


४ 


१ ९ 


० १२ 


० १२ 


५ 


२१ 


० २० 


० २० 


६ 


२७ 


० ०३ 


० ०३ 


७ 


३० 


० २० 


० २० 


८ 


३१ 


० १६ 


० १६ 


९ 


३२ 


० ४० 


० ४० 


१० 


० ४७ 


०४७ 


४३/१ 
४३/२ 


११ 


० ४८ 


०४८ 


१२ 


५२ 


० ८१ 


० ८१ 


१३ 


५३ 


० ८१ 


० ८१ 


१४ 


५४ 


० ८१ 


० ८१ 


१५ 


५५ 


१६२ 


१६२ 


१६ 


५६ 


० ८१ 


० ८१ 


१७ 


५७ 


० ४० 


० ४० 


१८ 


५८ 


० २५ 


० २५ 


१ ९ 


५ ९ 


० ३० 


०३० 


२० 


६० 


० ६० 


०६० 


२१ 


६१ 


० ८६ 


० ८६ 


२२ 


६२ 


०३६ 


०३६ 


२३ 


६४ 


०३८ 


०३८ 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , नोव्हेंबर १-७ , २०१८ / कार्तिक १०-१६ , शके १९ ४० 


( १ ) 


( २ ) 


अनुसूची- एक -चालू 

( ३ ) 
हे . आर 


( ४ ) 


हे . आर 


२४ 


६५ 


१२१ 


१२१ 


२५ 


६६ 


० ९ ६ 


० ९ ६ 


२६ 


६७ 


०३६ 


०३६ 


२७ 


१०२ 


० २८ 


० २८ 


२८ 


१०३ 


० ३० 


० ३० 


२ ९ 


१०४ 


० १ ९ 


० १ ९ 


३० 


१४२ 


० १ ९ 


० १ ९ 


३१ 


१४३ 


० २४ 


० २४ 


३२ 


१४५ 


0 ८६ 


0 ८६ 


३३ 


१४७ 


० २४ 


० २४ 


३४ 


६८ 


१२० 


१२० 


३५ 


६ ९ 


०७१ 


०७१ 


३६ 


७० 


० २४ 


० २४ 


३७ 


७१ 


०३२ 


०३२ 


३८ 


७३/१ 


०६० 


०६० 


३ ९ 


७३/२ 


०६० 


०६० 


४० 


७३/३ 


०६० 


० ६० 


४१ 


७४ 


० ४० 


० ४० 


४२ 


७५ 


० ४० 


० ४० 


४३ 


७६ 


० ४३ 


०४३ 


४४ 


७७ 


०४० 


० ४० 


४५ 


७८ 


० २३ 


० २३ 


४६ 


७ ९ 


० ९ ६ 


० ९ ६ 


४७ 


८० 


२७२ 


२ ७२ 


४८ 


८१ 


०४२ 


०४२ 


४ ९ 


८२/१ 


० ४० 


० ४० 


५० 


८२/२ 


० ३ ९ 
०३९ 


०३९ 
०३९ 


५१ 


८२/३ 


५२ 


८२/४ 


० ४० 


० ४० 


५३ 


८३ 


० ३१ 


०३१ 


५४ 


८४ 


० ४० 


० ४० 


५५ 


८५ 


०२९ 


० २ ९ 


५६ 


८७ 


०३५ 


०३५ 


५७ 


८८ 


०४७ 


० ४७ 


५८ 


८ ९ 


० १५ 


० १५ 


५ ९ 


९ ० 


० १६ 


० १६ 


६० 


९ २ 


००३ 


००३ 


६१ 


९ ३ 


० १८ 


० १८ 


६२ 


९ ४ 


०३५ 


०३५ 


६३ 


९ ५ 


० ३० 


० ३० 


६४ 


९ ६ 


१२८ 


१२८ 


६५ 


९ ८ 


० ९ १ 


० ९ १ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, नोव्हेंबर १-७, २०१८/ कार्तिक १०-१६ , शके १९ ४० 


, 


( १ ) 


( २ ) 


अनुसूची - एक -चालू 

( ३ ) 
हे.आर 


( ४ ) 


हे . आर 


६६ 


९९ 


१०७ 


१०७ 


६७ 


१०० 


१०७ 


१०७ 


६८ 


१०१ 


० ४० 


० ४० 


६ ९ 


११० 


० ८ ९ 


० ८ ९ 


७० 


१११ 


० ८१ 


० ८१ 


७१ 


११२ 


०३२ 


०३२ 


७२ 


११३ 


०६४ 


० ६४ 


७३ 


११४ 


० ०२ 


O 


७४ 


११६ 


० २१ 


० २१ 


७५ 


१४८ 


० २ ९ 


० २ ९ 


७६ 


१२ 


० ८३ 


० २७ 


७७ 


१४/१ 


१४६ 


१४१ 


७८ 


० ४० 


०३४ 


१४/२ 
१४/३ 


७ ९ 


० ४० 


०३१ 


८० 


१६ 


० ८५ 


० ८५ 


८१ 


२० 


१४१ 


० ९ ३ 


८२ 


२२ 


० ६२ 


० ४६ 


८३ 


२३ 


० ५० 


०३९ 


८४ 


२८ 


२३२ 


० ५ ९ 


८५ 


० ७० 


० ५५ 


८६ 


२ ९ / १ 
२ ९ / २ 
३३/१ 


०६९ 


८७ 


० ५७ 


० १८ 


८८ 


० ८८ 


०३३ 


३३/२ 
३३/३ 


० ८८ 


० २० 


८ ९ 
९ ० 


४१ 


० ६४ 


० २४ 


४२ 


० ९ ० 


० ४५ 


९ १ 
९ २ 


४५/१ 


० ५४ 


० ५४ 


९ ३ 


० ५५ 


० ५५ 


९ ४ 


४५/२ 
४५/३ 
४५/४ 


० ५४ 


० ०५ 


९ ५ 


० ५५ 


० ४५ 


४६ 


२ १३ 


० ३५ 


९ ६ 
९ ७ 


४८ 


१६६ 


० ५७ 


९ ८ 


५० 


० ८१ 


० ७० 


९९ 


५१ 


१२१ 


१२१ 


१०० 


१०७ 


१७६ 


० १६ 


१०१ 


१२६ 


२०० 


२०० 


१०२ 


१२८ 


३०५ 


३०५ 


१०३ 


१४४ 


० ८१ 


० ५० 


१०४ 


१०८/१ 


०३८ 


० १८ 


१०५ 


१०८/२ 


०३६ 


१०६ 


६३ 


१७१ 


१४५ 


१०७ 


११८/१ 


० ८१ 


०८१ 


ना .- एक-२ ( १८३१) . 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , नोव्हेंबर १-७ , २०१८/ कार्तिक १०-१६ , शके १९ ४० 


( १ ) 


( २ ) 


अनुसूची- एक - चालू 

( ३ ) 
हे . आर 


( ४ ) 
हे . आर 


१०८ 


११८/२ 


० ८६ 


० ८६ 


१० ९ 


११७/२ 


० ८१ 


० ८१ 


एकूण 


७४ २० 


६१३५ 


अनुसूची- दोन 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 
प्रकल्पाचे नाव 

आसोलामेंढा प्रकल्प नुतनीकरण विभाग क्रमांक -१ , मूल. 
प्रकल्पाच्या कामाचा तपशील 

मौजा कन्हाळगांव, तह . सिंदेवाही येथे सार्वजनिक बांधकामासाठी भूसंपादन करण्याकरिता. 
समाजिक फायदे 

आसोलामेंढा प्रकल्प नुतनीकरण विभाग क्रमांक -१, मूल येथील सार्वजनिक बांधकामाचा 
लाभ सार्वजनिक पाणीपुरवठा, उद्योगधंदे व शेतजमिनीला होणार आहे. 

अनुसूची - तीन 
बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे 

विस्थापित होत नाही . 

अनुसूची- चार 

सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश 
( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा- या यंत्रणेने दिल्याप्रमाणे) ज्याअर्थी, भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई 
मिळण्याबाबत व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे कलम १०( क ) अन्वये महाराष्ट्र शासन महसूल व वन विभाग , मंत्रालय , मुंबई यांची 
अधिसूचना दिनांक १३ मार्च २०१५ नुसार उक्त अधिनियमाचे प्रकरण २ व ३ यांच्या तरतुदी लागू करण्यापासून सूट देण्यात आली आहे . 

अनुसूची -पाच 

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 
प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिका-याचे पदनाम निरंक . 
प्रशासकाचे कार्यालयाचा पत्ता 

निरंक . 
ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे 

निरंक . 
त्या अधिसूचनेचा तपशील 
टीप : - उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, चिमूर यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 


: 


: 


: 


चिमूर : 
दिनांक १९ ऑक्टोबर , २०१८ . 


भैय्यासाहेब रा . बेहेरे , 
उपविभागीय अधिकारी तथा 
भूसंपादन अधिकारी, चिमूर. 


भाग १ ( ना . वि . पु.) म . शा . रा., अ . क्र . ९ ५६ . 

जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक , भूमि अभिलेख , यांजकडून 
वाचा :- ( १) महाराष्ट्र शासन महसूल व वन विभागाकडील निर्णय क्र . आस्थापना १०९ ३-प्र.क्र . १ ९- ल -१, दिनांक १८-८-९ ४. 

( २) जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक , भूमि अभिलेख ( म. राज्य), पुणे यांचेकडील अधिसूचना क्रमांक एस.व्ही.सी.आर ४३२३- स ४-९४ , 

दिनांक २२-०९ -१९९ ४ . 
( ३) जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक , भूमि अभिलेख (म. राज्य), पुणे यांचेकडील अधिसूचना क्रमांक गावठाण- अधिसूचना- प.नो . ४६ 

२०१७, दिनांक ०३-०७-२०१७. 
( ४) उपसंचालक , भूमि अभिलेख, नागपूर प्रदेश , नागपूर यांचेकडील पत्र क्रमांक-एकत्रीकरण -१६०, अ. क्र . ७४३५ - कावि ५८८-२०१८ , 

दिनांक २०-०८-२०१८ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, नोव्हेंबर १-७ , २०१८ / कार्तिक १०-१६, शके १९४० 


७ 


क्रमांक गावठाण - अधिसूचना-प.नो . १९ -२०१८. 

महाराष्ट्र शासन , महसूल व वन विभागाकडील निर्णय क्रमांक १० ९ ३-प्र.क्र . १९- ल-१, दिनांक १८-०८-१९९ ४ चे शासन निर्णयानुसार भूमि 
अभिलेख विभागाची तालुका स्तरावर पुनर्रचना करणेत आलेली आहे. त्याअनुषंगाने या कार्यालयाकडील अधिसूचना क्र . एसव्हीसीआर-४३२३-स -४-९ ४, 
दिनांक २२-०९-१ ९९ ४ अन्वये नागपूर विभागातील सजांची पुनर्रचना करणेत आली असून सजांची गावे व मिळकती कायम करणेत आलेल्या आहेत. 

या कार्यालयाकडील अधिसूचना क्रमांक गावठाण- अधिसूचना- प.नो . ४६-२०१७, दिनांक ०३-०७-२०१७ अन्वये धानोरा सजाची पुनर्रचना करून 
सजाची गावे व मिळकती कायम करणेत आलेल्या आहेत . 


उपसंचालक , भूमि अभिलेख , नागपूर प्रदेश , नागपूर यांनी त्यांचेकडील उपरोल्लेखित प्रस्तावामध्ये उप अधीक्षक , भूमि अभिलेख , धानोरा यांचे 
अधिनस्त सजा धानोरा मध्ये मौजा मुरुमगांव हे गाव नव्याने समाविष्ट करणेबाबत प्रस्तावित केलेले आहे. 

त्यानुसार, सोबत जोडलेल्या परिशिष्टात नमूद केलेप्रमाणे उप अधीक्षक, भूमि अभिलेख , धानोरा यांचे अधिनस्त सजा धानोरामध्ये मौजा मुरुमगांव 
हे गांव नव्याने समाविष्ट करून त्यांचे कार्यक्षेत्रात बदल करणेत येवून परिरक्षणास घेणेस एतद्दद्वारे मंजुरी देणेत येत आहे . 

परिशिष्ट 
या कार्यालयाकडील क्र . गावठाण / अधिसूचना/प. नो . १९-२०१८, दिनांक २१-९-२०१८ चे अधिसूचनेसोबतचे परिशिष्ट सजा 

प . भू. धानोरा, ता . जिल्हा गडचिरोली मधील गावांचा/मिळकतींचा तपशील 
अ.क्र . जिल्हा तालुका कार्यालयाचे सद्या परिरक्षणासाठी उपलब्ध परिरक्षणांस नव्याने पुनर्रचनेनंतरची स्थिती 

शेरा 
नांव 

( पुनर्रचनेपुर्वी ) घ्यावयाचे गांव 
गांवे मिळकती गांवे मिळकती 

गांवे मिळकती 
( १ ) ( २ ) ( ३ ) ( ४ ) 

( ५ ) ( ६ ) 

( ७ ) 

( ८ ) 
१ गडचिरोली धानोरा उप अधीक्षक , धानोरा धानोरा ६६७ मुरुमगांव १०५३ धानोरा धानोरा ६६७ 
भूमि अभिलेख , रांगी ६२६ 

रांगी 

६२६ 
धानोरा . 

मुरुमगांव १०५३ नव्याने 

समाविष्ट 


सजा 


सजा 


एकूण २ गांवे १२९ ३ 


१ गाव 


१०५३ 


एकूण ३ गांवे २३४६ 


सदर अधिसूचनेची अंमलबजावणी दिनांक १५-१०-२०१८ पासून होणेची आहे व सदर गावची सनद फी रक्कम रु .२,३५,१७६ ची त्वरित वसुली 
करण्यात यावी. 


भाग १ ( ना . वि . पु.) म . शा . रा ., अ . क्र . ९ ५७ . 
वाचा : - ( १) महाराष्ट्र शासन , महसूल व वन विभागाकडील निर्णय क्र . आस्थापना १०९ ३-प्र.क्र . १९- ल -१, दिनांक १८-८- ९४ . 
( २) जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक , भूमि अभिलेख (म. राज्य ), पुणे यांचेकडील अधिसूचना क्रमांक एस.व्ही.सी.आर ४३२३- स -४-९ ४, 

दिनांक २२-०९ -१९९ ४ . 
( ३) जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक , भूमि अभिलेख ( म. राज्य ), पुणे यांचेकडील अधिसूचना क्रमांक गावठाण - अधिसूचना- प.नो . ४८ 

२०१७, दिनांक २०-१२-२०१७ . 
(४ ) उपसंचालक , भूमि अभिलेख, नागपूर प्रदेश , नागपूर यांचेकडील पत्र क्रमांक एकत्रीकरण - १६०- आ . क्र .७४३५- कावि ५८८-२०१८ , 

दिनांक २०-०८-२०१८ . 
क्रमांक गावठाण - अधिसूचना-प.नो. २०-२०१८. 

महाराष्ट्र शासन, महसूल व वन विभागाकडील निर्णय क्रमांक १०९ ३-प्र.क्र . १९- ल -१, दिनांक १८-०८-१९९४ चे शासन निर्णयानुसार भूमि 
अभिलेख विभागाची तालुका स्तरावर पुनर्रचना करणेत आलेली आहे. त्याअनुषंगाने या कार्यालयाकडील अधिसूचना क्र . एसव्हीसीआर-४३२३- स-४-९४ , 
दिनांक २२-०९ -१ ९९ ४ अन्वये नागपूर विभागातील सजांची पुनर्रचना करणेत आली असून सजांची गावे व मिळकती कायम करणेत आलेल्या आहेत . 

या कार्यालयाकडील अधिसूचना क्रमांक गावठाण - अधिसूचना-प.नो . ४८-२०१७, दिनांक २०-१२-२०१७ अन्वये गडचिरोली सजाची पुनर्रचना 
करून सजाची गावे व मिळकती कायम करणेत आलेल्या आहेत. 

उपसंचालक , भूमि अभिलेख, नागपूर प्रदेश , नागपूर यांनी त्यांचेकडील उपरोल्लेखित प्रस्तावामध्ये उप अधीक्षक , भूमि अभिलेख, गडचिरोली यांचे 
अधिनस्त सजा गडचिरोली मध्ये मौजा येवली हे गाव नव्याने समाविष्ट करणेबाबत प्रस्तावित केलेले आहे. 


८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , नोव्हेंबर १-७ , २०१८/ कार्तिक १०-१६ , शके १९ ४० 


त्यानुसार , सोबत जोडलेल्या परिशिष्टात नमूद केलेप्रमाणे उप अधीक्षक , भूमि अभिलेख , गडचिरोली यांचे अधिनस्त सजा गडचिरोलीमध्ये मौजा 
येवली हे गांव नव्याने समाविष्ट करून त्यांचे कार्यक्षेत्रात बदल करणेत येवून परिरक्षणास घेणेस एतद्द्वारे मंजुरी देणेत येत आहे . 


परिशिष्ट 
या कार्यालयाकडील क्र . गावठाण/ अधिसूचना/प. नो . २०-२०१८, दि . २१-९-२०१८ चे अधिसूचनेसोबतचे परिशिष्ट सजा 

प . भू. गडचिरोली, ता . जिल्हा गडचिरोली मधील गावांचा/मिळकतींचा तपशील 
अ.क्र . जिल्हा 

तालुका 

कार्यालयाचे सद्या परिरक्षणासाठी उपलब्ध परिरक्षणांस नव्याने पुनर्रचनेनंतरची स्थिती शेरा 
नांव 

( पुनर्रचनेपुर्वी) घ्यावयाचे गांव 
सजा गांवे 

मिळकती गांवे मिळकती सजा गांवे मिळकती 
( १ ) ( २ ) ( ३ ) ( ४ ) 

( ५ ) ( ६ ) 

( ७ ) 

( ८ ) 
१ गडचिरोली गडचिरोली उप अधीक्षक , गडचिरोली गडचिरोली २१०१ येवली ७३६ गडचिरोली गडचिरोली 

२१०१ 
भूमि अभिलेख , रामपूर तुकूम ३ ९ २ 

रामपूर तुकूम ३ ९ २ 
गडचिरोली. पोर्ला ९९ ५ 

पोर्ला 

९९ ५ 
अमिा ९ ४२ 

अमिझ ९ ४२ 
येवली 

७३६ नव्याने 

समाविष्ट 


१ गाव 


एकूण ४ गांवे ४४३० 

७३६ 

एकूण ५ गांवे ५१६६ 
सदर अधिसूचनेची अंमलबजावणी दिनांक १५-१०-२०१८ पासून होणेची आहे व सदर गावची सनद फी रक्कम रु. ४,६४,८०१ ची त्वरित वसुली 
करण्यात यावी. 


दिनांक २१ सप्टेंबर २०१८ . 


भाग १ ( ना . वि . पु .) म . शा . रा ., अ . क्र . ९ ५८ . 
वाचा :- (१ ) महाराष्ट्र शासन , महसूल व वन विभागाकडील निर्णय क्र . आस्थापना १०९ ३ -प्र.क्र . १९ - ल -१, दिनांक १८-८ -९ ४ . 
( २ ) जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक , भूमि अभिलेख (म . राज्य), पुणे यांचेकडील अधिसूचना क्रमांक एस.व्ही.सी.आर ४३२३- स-४-९ ४, 

दिनांक २२-०९-१९९ ४ . 
( ३) महाराष्ट्र शासन, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचेकडील पत्र क्रमांक-नभूमा-२०१२ -प्र.क्र . ८६- ल -१,दिनांक १०-६-२०१३ . 
(४ ) जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक , भूमि अभिलेख (म . राज्य), पुणे यांचेकडील अधिसूचना क्रमांक गावठाण अधिसूचना- अरसोडा 

प . नो . १३-२०१७, दिनांक ०४-०३-२०१७ . 
(५ ) उपसंचालक , भूमि अभिलेख, नागपूर प्रदेश , नागपूर यांचेकडील पत्र क्रमांक एकत्रीकरण -१६० - आ . क्र .७४६४ - कावि ६१२-२०१८ , 

दिनांक २०-०८-२०१८ . 
क्रमांक गावठाण - अधिसूचना-प.नो. ९, १७ व १८-२०१८. 

महाराष्ट्र शासन , महसूल व वन विभागाकडील निर्णय क्रमांक १० ९ ३-प्र.क्र . १९- ल-१, दिनांक १८-०८-१९९ ४ चे शासन निर्णयानुसार भूमि 
अभिलेख विभागाची तालुका स्तरावर पुनर्रचना करणेत आलेली आहे. त्याअनुषंगाने या कार्यालयाकडील अधिसूचना क्र . एसव्हीसीआर-४३२३ - स-४ -९४ , 
दिनांक २२-०९ -१ ९९ ४ अन्वये नागपूर विभागातील सजांची पुनर्रचना करणेत आली असून सजांची गावे व मिळकती कायम करणेत आलेल्या आहेत . 

या कार्यालयाकडील अधिसूचना क्रमांक गावठाण- अधिसूचना- प.नो . १३-२०१७, दिनांक ०४-०३-२०१७ अन्वये आरमोरी सजाची पुनर्रचना करून 
सजाची गावे व मिळकती कायम करणेत आलेल्या आहेत . 

उपसंचालक , भूमि अभिलेख , नागपूर प्रदेश , नागपूर यांनी त्यांचेकडील उपरोल्लेखित प्रस्तावामध्ये उप अधीक्षक , भूमि अभिलेख , आरमोरी यांचे 
अधिनस्त सजा आरमोरी मध्ये मौजा शंकरनगर, देविपूर, शेगांव व वडधा ही चार गावे नव्याने समाविष्ट करणेबाबत प्रस्तावित केलेले आहे . 

त्यानुसार , सोबत जोडलेल्या परिशिष्टात नमूद केलेप्रमाणे उप अधीक्षक , भूमि अभिलेख , आरमोरी यांचे अधिनस्त सजा आरमोरीमध्ये मौजा 
शंकरनगर, देविपूर, शेगांव व वडधा हे चार गांव नव्याने समाविष्ट करून त्यांचे कार्यक्षेत्रात बदल करणेत येवून परिरक्षणास घेणेस एतद्द्वारे मंजुरी 
देणेत येत आहे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , नोव्हेंबर १-७ , २०१८ / कार्तिक १०-१६ , शके १९ ४० 


परिशिष्ट 
या कार्यालयाकडील क्र . गावठांण / अधिसूचना/प. नो . ९, १७ व १८-२०१८ , दि . २४ -९-२०१८ चे अधिसूचनेसोबतचे परिशिष्ट सजा 

प . भू. आरमोरी , ता . आरमोरी, जिल्हा गडचिरोलीमधील गावांचा/मिळकतींचा तपशील 
अ.क्र . जिल्हा तालुका 

कार्यालयाचे सद्या परिरक्षणासाठी उपलब्ध परिरक्षणांस नव्याने पुनर्रचनेनंतरची स्थिती शेरा 
नांव 

( पुनर्रचनेपुर्वी ) घ्यावयाचे गांव 


मिळकती 


( ८ ) 


सजा 

गांवे 
( १ ) ( २ ) ( ३ ) ( ४ ) 

( ५ ) 
१ गडचिरोली आरमोरी उप अधीक्षक , आरमोरी आरमोरी 
भूमि अभिलेख , 

वैरागड 
आरमोरी . 

ठाणेगांव 
वासाळा 
अरसोडा 


मिळकती गांवे मिळकती 

( ६ ) 
२७६३ शंकरनगर २१७ 
१०२२ देविपूर 
४७ 
५८६ शेगाव १०३९ 


सजा 

गांवे 

( ७ ) 
आरमोरी आरमोरी 

वैरागड 
ठाणेगांव 


२७६३ 


१०२२ 


५८६ 


१००२ 


वडधा 


८ ९ ५ 


वासाळा 


१००२ 


८६८ 


८६८ 


२१७ 


अरसोडा 
शंकरनगर 
देविपूर 
शेगाव 


नव्याने 
समाविष्ट 


४७ 


१०३९ 


वडधा 


८ ९ ५ 


एकूण ५ गांवे ६२४१ एकण ४ गावे २१ ९ ८ 


एकूण ९ गांवे ८४३ ९ 


सदर अधिसूचनेची अंमलबजावणी दिनांक १५-१०-२०१८ पासून होणेची आहे व सदर मौजा शंकरनगरची सनद फी रक्कम रु . ३,६७,३७७ , 
देवीपूरची सनद फी रक्कम रु. १,३५,२७० , शेगांवची रु . २,९ ८,०६४ व वडधाची रु . ३,२४,४०३ अशी एकूण रक्कम रु .११,२५,११४ ची त्वरित वसुली 
करण्यात यावी. 


दिनांक २४ सप्टेंबर २०१८ . 


भाग १ ( ना . वि . पु.) म . शा . रा ., अ . क्र . ९ ५९ . 

( १) महाराष्ट्र शासन , महसूल व वन विभागाकडील निर्णय क्र . आस्थापना १०९ ३-प्र.क्र . १९ - ल -१, दिनांक १८-८ -९ ४ . 
( २) जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक , भूमि अभिलेख (म. राज्य ), पुणे यांचेकडील अधिसूचना क्रमांक एस.व्ही.सी.आर ४३२३- स -४-९४ , 

दिनांक २२-०९ -१९९ ४ . 
(३) महाराष्ट्र शासन , महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचेकडील पत्र क्रमांक-नभूमा-२०१२ -प्र.क्र . ८६-ल -१,दिनांक १०-६-२०१३ . 
( ४ ) जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक , भूमि अभिलेख ( म . राज्य ), पुणे यांचेकडील अधिसूचना क्रमांक गावठाण - अधिसूचना 

प.नो. ६३-२०१७, दिनांक ०४-०७-२१७ . 
( ५) उपसंचालक , भूमि अभिलेख, नागपूर प्रदेश, नागपूर यांचेकडील पत्र क्रमांक एकत्रीकरण-१६०- आ . क्र . ७४६४- कावि ६१२-२०१८ , 

दिनांक २०-०८-२०१८ . 
क्रमांक गावठाण - अधिसूचना-प.नो . २२-२०१८. 

महाराष्ट्र शासन , महसूल व वन विभागाकडील निर्णय क्रमांक १० ९ ३-प्र.क्र . १९- ल-१ ,दिनांक १८-०८-१९९ ४ चे शासन निर्णयानुसार भूमि 
अभिलेख विभागाची तालुका स्तरावर पुनर्रचना करणेत आलेली आहे. त्याअनुषंगाने या कार्यालयाकडील अधिसूचना क्र . एसव्हीसीआर-४३२३- स-४-९४ , 
दिनांक २२-०९ -१९९ ४ अन्वये नागपूर विभागातील सजांची पुनर्रचना करणेत आली असून सजांची गावे व मिळकती कायम करणेत आलेल्या आहेत . 

या कार्यालयाकडील अधिसूचना क्रमांक गावठाण -अधिसूचना-प.नो . ६३-२०१७, दिनांक ०४-१०-२०१७ अन्वये मुलचेरा सजाची पुनर्रचना करून 
सजाची गावे व मिळकती कायम करणेत आलेल्या आहेत . 

उपसंचालक , भूमि अभिलेख, नागपूर प्रदेश, नागपूर यांनी त्यांचेकडील उपरोल्लेखित प्रस्तावामध्ये उप अधीक्षक , भूमि अभिलेख, मुलचेरा यांचे 
अधिनस्त सजा मुलचेरा मध्ये मौजा भगतनगर , देशबंधूग्राम, भवानीपूर, श्रीनगर , मथुरानगर, उदयनगर, गोविंदपूर, विजयनगर, खुदीरामपल्ली , 
गणेशनगर, तरुणनगर , कांचनपूर , हरीनगर, शांतीग्राम , गांधीनगर , विश्वनाथनगर, लक्ष्मीपूर, श्रीरामपूर , सुंदरनगर, देवनगर , कालीनगर व गिताली ही 
२२ गावे नव्याने समाविष्ट करणेबाबत प्रस्तावित केलेले आहे . 
ना .-एक -३ ( १८३१ ). 


१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , नोव्हेंबर १-७ , २०१८/ कार्तिक १०-१६ , शके १९ ४० 


त्यानुसार, सोबत जोडलेल्या परिशिष्टात नमूद केलेप्रमाणे उप अधीक्षक , भूमि अभिलेख , मुलचेरा यांचे अधिनस्त सजा मुलचेरामध्ये 
मौजा भगतनगर , देशबंधूग्राम, भवानीपूर , श्रीनगर , मथुरानगर , उदयनगर , गोविंदपूर , विजयनगर, खुदीरामपल्ली, गणेशनगर , तरुणनगर , कांचनपूर , 
हरीनगर, शांतीग्राम, गांधीनगर , विश्वनाथनगर , लक्ष्मीपूर , श्रीरामपूर , सुंदरनगर , देवनगर, कालीनगर व गिताली ही २२ गांवे नव्याने समाविष्ट करून 
त्यांचे कार्यक्षेत्रात बदल करणेत येवून परिरक्षणास घेणेस एतद्द्वारे मंजुरी देणेत येत आहे. 

परिशिष्ट 
या कार्यालयाकडील क्र . गावठाण / अधिसूचना/प. नो . २२-२०१८, दि . ०३-१०-२०१८ चे अधिसूचनेसोबतचे परिशिष्ट 

उप अधीक्षक , भूमी मुलचेरा , सजा मुलचेरा, जिल्हा गडचिरोलीमधील गावांचा/मिळकतींचा तपशील 
अ . क्र . जिल्हा तालुका कार्यालयाचे सद्या परिरक्षणासाठी उपलब्ध परिरक्षणांस नव्याने पुनर्रचनेनंतरची स्थिती 

शेरा 
नांव ( पुनर्रचनेपुर्वी) 

घ्यावयाचे गांव 


( ८ ) 


सजा 

गांवे मिळकती गांवे मिळकती सजा गांवे मिळकती 
( १ ) ( २ ) ( ३ ) ( ४ ) 

( ५ ) ( ६ ) 

( ७ ) 
१ गडचिरोली मुलचेरा उप अधीक्षक , मुलचेरा विवेकानंदपूर ४० ९ भगतनगर २१६ मुलचेरा विवेकानंदपूर ४० ९ 
भूमि अभिलेख , 

देशबंधूग्राम ३२० 

भगतनगर २१६ 
मुलचेरा . 

भवानीपूर १८१ 

देशबंधूग्राम ३२० 
श्रीनगर २३२ 

भवानीपूर १८१ 
मथुरानगर ११ ९ 

श्रीनगर २३२ 
उदयनगर ७७ 

मथुरानगर ११ ९ 
गोविंदपूर २०६ 

उदयनगर 

७७ 
विजयनगर २२२ 

गोविंदपूर २०६ 
खुदीरामपल्ली १५५ 

विजयनगर २२२ 
गणेशनगर १३५ 

खुदीरामपल्ली १५५ 
तरुणनगर ५७ 

गणेशनगर १३५ 
कांचनपूर २२१ 

तरुणनगर ५७ 
हरीनगर १७ ९ 

कांचनपूर 

२२१ 
शांतीग्राम २७३ 

हरीनगर 

१७ ९ 
गांधीनगर १७६ 

शांतीग्राम २७३ 
विश्वनाथनगर १४ ९ 

गांधीनगर १७६ 
लक्ष्मीपूर १७० 

विश्वनाथनगर १४ ९ 
श्रीरामपूर १४१ 

लक्ष्मीपूर १७० 
सुंदरनगर ४६५ 

श्रीरामपूर १४१ 
देवनगर ११० 

सुंदरनगर ४६५ 
कालीनगर १६४ 

देवनगर ११० 
गिताली २२० 

कालीनगर १६४ 
गिताली २२० 


नव्याने 
समाविष्ट 


एकूण १ गाव 


४० ९ 


२२ गावे ४१८८ 


एकूण २३ गावे ४५ ९ ७ 


सदर अधिसूचनेची अंमलबजावणी दिनांक १५-१०-२०१८ पासून होणेची आहे व सदर मौजा भगतनगरची रक्कम रु . २,१०,४६५, देशबंधूग्राम 
रक्कम रु . २,२७,२३६, भवानीपूर रु . ८१,३५८ , श्रीनगर रु. १,६३,१४० , मथुरानगर रु . ८६,६६४, उदयनगर रु . ७४,८०३, गोविंदपूर 
रु . १,६१,७३८ , विजयनगर रु . १,८१,४०३, खुदीरामपल्ली रु . १,४८,४०७, गणेशनगर रु. १,४३,२६० , तरुणनगर रु . ८१,५१९ , कांचनपूर 
रु . २,१९ , ३५७, हरीनगर रु . १,५८,२२९ , शांतीग्राम रु. २,२४,४६३, गांधीनगर रु . १,५५,६९ २ , विश्वनाथनगर रु . १,३८,५५३, लक्ष्मीपूर 
रु . १,६३,३०५ , श्रीरामपूर रु. १,२८,८४५, सुंदरनगर रु. ३,०८,३२६ , देवनगर रु . ७५,९९४, कालीनगर रु . १,६३,२०९ व गिताली रु. १,८ ९,८१९ 
अशी एकूण २२ गावांची रक्कम रु. ३४,८५,७८५ ची त्वरित वसुली करण्यात यावी. 

एस . चोक्कलिंगम , 
पुणे : 

जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक , 
दिनांक ३ ऑक्टोबर २०१८ . 

भूमि अभिलेख (महाराष्ट्र राज्य), पुणे. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , नोव्हेंबर १-७ , २०१८ / कार्तिक १०-१६ , शके १९ ४० 


११ 


भाग १ ( ना . वि . पु.) म . शा . रा ., अ . क्र . ९ ६० . 


भाग १ ( ना . वि . पु.) म. शा . रा ., अ. क्र . ९ ६२ . 

आदेश 


प्रभारी 

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , यांजकडून 


क्रमांक ७८३- बी - २-१-२०१८ 


आदेश 


क्रमांक ७८१ - बी - २-१-२०१८ 


श्रीमती स्मिता एस . ओसवाल , ८ वे सह दिवाणी न्यायाधीश, 
क . स्तर , वर्धा ह्यांची दिनांक १६-०८-२०१८ ते १८-०८-२०१८ पर्यंत 
एकूण ३ दिवसांची अर्जित रजा त्यांचे मुलाची प्रकृती ठिक नसल्यामुळे 
दिनांक १६-०८-२०१८ ते दिनांक २०-८-२०१८ चे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत 
मुख्यालय सोडण्याचे परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे . 


श्री . एस . एम . चव्हाण , ७ वे सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , वर्धा 
ह्यांनी स्वतःचे न्यायालयाचे काम सांभाळून तसेच श्रीमती स्मिता एस . 
ओसवाल , ८ वे सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , वर्धा ह्यांच्या रजेच्या 
कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचे काम पाहतील . 


श्री . एन . ए . सरोसिया , २रे सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , वर्धा 
ह्यांची दिनांक २०-०८-२०१८ ते २४-०८-२०१८ पर्यंत एकूण ५ दिवसांची 
अर्जित रजा त्यांना घरगुती कामानिमित्त बाहेरगावी जाणे जरूरीचे असल्यामुळे 
दिनांक १८-०८-२०१८ चे कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक २७-०८ 
२०१८ चे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह 
मंजूर करण्यात येत आहे . 

श्रीमती आर . आर . लोहिया , ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , 
क . स्तर, वर्धा ह्यांनी स्वतःचे न्यायालयाचे काम सांभाळून तसेच दिनांक 
२०-०८-२०१८ ते दिनांक २४-०८-२०१८ पर्यंत व दिनांक 
२६-०८-२०१८ रोजीचे श्री . एन . ए. सरोसिया , २रे सह दिवाणी न्यायाधीश , 
क . स्तर , वर्धा ह्यांचे रजेच्या कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचे काम पाहतील . 

श्री . एस . एम . चव्हाण , ७ वे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर, 
वर्धा ह्यांनी स्वतःचे न्यायालयाचे काम सांभाळून तसेच दिनांक २५ 
०८-२०१८ रोजीचे श्री . एन . ए. सरोसिया , २रे सह दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर, वर्धा ह्यांचे रजेच्या कालावधीत त्यांचेन्यायालयाचे काम 
पाहतील. 

रजेच्या कालावधीत त्यांचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १९ ८१ चे नियम , ३९ ब चे टीप 
२ नुसार प्रमाणित करण्यांत येते की , श्री . एन . ए. सरोसिया , हे वरील 
कालावधीत रजेवर गेले नसते तर २रे सह दिवाणी न्यायाधीश, क . 
स्तर , वर्धा या पदावर स्थानापन्न म्हणून कार्यरत राहिले असते . 


रजेच्या कालावधीत त्यांचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १९ ८१ चे नियम ३९ब चे टीप २ 
नुसार प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती स्मिता एस . ओसवाल ह्या 
वरील कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर ८ वे सह दिवाणी न्यायाधीश , 
क . स्तर , वर्धा या पदावर स्थानापन्न म्हणून कार्यरत राहिल्या असत्या . 


भाग १ ( ना . वि . पु .) म . शा . रा ., अ. क्र . ९ ६१ . 


आदेश 


क्रमांक ७८२ - बी - २-१-२०१८ 


भाग १ ( ना . वि . पु.) म . शा . रा ., अ. क्र . ९ ६३ . 

आदेश 


क्रमांक ७८४ - बी - २-१-२०१८ 


श्रीमती ए . एस. भसारकर , ६ वे सह दिवाणी न्यायाधीश, 
क . स्तर , वर्धा ह्यांची दिनांक १३-०८-२०१८ ते २१-०८-२०१८ पर्यंत 
एकूण ९ दिवसांची परिवर्तीत रजा त्यांना पाठीच्या उपचाराकरिता भुसावळ 
येथे जाणे आवश्यक असल्याने दिनांक ११-०८-२०१८ पासून ते दिनांक 
२२-०८-२०१८ चे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याचे 
परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे . 


श्री . एस . एम . चव्हाण , ७ वे सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , वर्धा 
ह्यांनी स्वतःचेन्यायालयाचे काम सांभाळून तसेच श्रीमती ए. एस . भसारकर , 
६ वे सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , वर्धा ह्यांच्या रजेच्या कालावधीत 
त्यांचे न्यायालयाचे काम पाहतील . 


श्रीमती एस . जी . मेश्राम , ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश, 
क . स्तर , हिंगणघाट ह्यांची दिनांक १३-०८-२०१८ ते १६-०८-२०१८ 
पर्यंत एकूण ०४ दिवसांची अर्जित रजा त्यांची प्रकृती ठिक नसल्यामुळे 
मंजूर करण्यात येत आहे . 

श्रीमती एस . ए . लाडसे - शिरनाथ , ३रे सह दिवाणी न्यायाधीश, 
क . स्तर, हिंगणघाट ह्यांनी स्वतःचे न्यायालयाचे काम सांभाळून तसेच 
श्रीमती एस . जी . मेश्राम, ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर, हिंगणघाट 
ह्यांच्या रजेच्या कालावधीत त्यांचेन्यायालयाचे काम पाहतील . 
रजेच्या कालावधीत त्यांचे पद रिक्त ठेवण्यांत येत आहे . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १९ ८१ चे नियम ३९ ब चे टीप 
२ नुसार प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती एस . जी . मेश्राम, ह्या वरील 
कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश , 
क . स्तर , हिंगणघाट या पदावर स्थानापन्न म्हणून कार्यरत राहील्या 
असत्या . 


रजेच्या कालावधीत त्यांचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन) नियम , १ ९ ८१ चे नियम ३ ९ ब चे टीप 
२ नुसार प्रमाणित करण्यांत येते की , श्रीमती ए. एस . भसारकर , ह्या 
वरील कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या ६ वे सह दिवाणी 
न्यायाधीश, क . स्तर ,वर्धा या पदावर स्थानापन्न म्हणून कार्यरत राहिल्या 
असत्या . 


१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , नोव्हेंबर १-७ , २०१८/ कार्तिक १०-१६ , शके १९ ४० 


भाग १ ( ना . वि . पु .) म . शा . रा ., अ . क्र . ९ ६४ . 

आदेश 
क्रमांक ७८५ - बी - २-१-२०१८ 

श्री . मयुर ए . पवार , दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर, पुलगाव ह्यांचे 
दिनांक १६-०८-२०१८ ते १८-०८-२०१८ पर्यंत एकूण ०३ दिवसांची 
अर्जित रजा त्यांना वैयक्तिक महत्त्वाचे काम असल्यामुळे दिनांक 
१४-०८-२०१८ चे कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक २०-०८-२०१८ 
कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर 
करण्यात येत आहे. 

श्री . स . ग . शिंदे , सह दिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर , पुलगाव ह्यांनी 
स्वतःचे न्यायालयाचे काम सांभाळून तसेच श्री . मयुर ए. पवार , दिवाणी 
न्यायाधीश , क . स्तर , पुलगाव ह्यांच्या रजेच्या कालावधीत त्यांचेन्यायालयाचे 
काम पाहतील . 
रजेच्या कालावधीत त्यांचे पद रिक्त ठेवण्यांत येत आहे. 
महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १९ ८१ चे नियम ३९ ब चे टीप 
२ नुसार प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . मयुर ए. पवार, हे वरील 
कालावधीत रजेवर गेले नसते तर दिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर , 
पुलगाव , या पदावर स्थानापन्न म्हणून कार्यरत राहिले असते . 


जावयाचे असल्यामुळे दिनांक २५-०८-२०१८ चे कार्यालयीन वेळेनंतर ते 
दिनांक ३०-०८-२०१८ चे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या 
परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे . 

श्रीमती एस . एस . ओसवाल , ८ वे सह दिवाणी न्यायाधीश , 
क . स्तर, वर्धा ह्या उपरोक्त रजेच्या कालावधीत त्यांचे स्वतःचे न्यायालयाचे 
काम सांभाळून तसेच दिनांक २५-०८-२०१८ व दिनांक २७-०८-२०१८ 
ते दिनांक ३०-०८-२०१८ चे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत श्री . एस . एम . 
चव्हाण , ७ वे सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , वर्धा ह्यांचे न्यायालयाचे 
काम पाहतील . 

श्रीमती आर . आर . लोहिया , ३रे सह दिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर , 
वर्धा ह्या उपरोक्त रजेच्या कालावधीत त्यांचे स्वतःचे न्यायालयाचे काम 
सांभाळून तसेच दिनांक २६-०८-२०१८ रोजीचे श्री . एस . एम. चव्हाण , 
७ वे सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , वर्धा ह्यांचे न्यायालयाचे काम 
पाहतील . 
रजेच्या कालावधीत त्यांचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १९ ८१ चे नियम ३ ९ ब चे 
टीप २ नुसार प्रमाणित करण्यांत येते की , श्री . एस . एम . चव्हाण , हे 
वरील कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ७ वे सह दिवाणी न्यायाधीश, 
क . स्तर , वर्धा या पदावर स्थानापन्न म्हणून कार्यरत राहिले असते . 


भाग १ ( ना . वि . पु .) म . शा . रा ., अ . क्र . ९ ६५. 

आदेश 
क्रमांक ७८६- बी - २-१-२०१८ 

श्री . वि . दे . घागी , दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , कारंजा ( घा .) 
ह्यांची दिनांक १६-०८-२०१८ ते १८-०८-२०१८ पर्यंत एकूण ०३ दिवसांची 
अर्जित रजा त्यांचे मुलीचा वाढदिवस व खाजगी महत्त्वाचे कामाकरीता 
दिनांक १५-०८-२०१८ चे ध्वजारोहणाच्या कार्यक्रमानंतर ते दिनांक 
२०-०८-२०१८ पर्यंत 

मुख्यालय 

सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात 


येत आहे. 


श्रीमती टी . एस . गायगोले , दिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर , आर्वी हे 
उपरोक्त रजेच्या कालावधीत त्यांचे स्वतःचे न्यायालयाचे काम सांभाळून 
श्री . वि . दे. घागी, दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर, कारंजा ( घा .) ह्यांचे 
न्यायालयाचे काम पाहतील . 

रजेच्या कालावधीत त्यांचे पद रिक्त ठेवण्यांत येत आहे. 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १९ ८१ चे नियम ३९ ब चे 
टीप २ नुसार प्रमाणित करण्यांत येते की , श्री . वि . दे. घागी, हे वरील 
कालावधीत रजेवर गेले नसते तर दिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर , 
कारंजा ( घा .) ह्या पदावर स्थानापन्न म्हणून कार्यरत राहिले असते. 
दिनांक ५ सप्टेंबर २०१८ . 


भाग १ ( ना . वि . पु.) म . शा . रा ., अ. क्र . ९ ६७. 

आदेश 
क्रमांक ८० ९ - बी - २-१-२०१८ 

श्री . ए. एम . जोशी , सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , वर्धा ह्यांची 
दिनांक २७-०८-२०१८ ते २९- ०८-२०१८ पर्यंत एकूण ०३ दिवसांची 
अर्जित रजा त्यांच्या पत्नीच्या प्रसूतीबाबत वैद्यकीय उपचाराकरीता खामगांव 
येथे जाणे आवश्यक असल्याने दिनांक २४-०८-२०१८ चे कार्यालयीन 
वेळेनंतर ते दिनांक ३०-०८-२०१८ चे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय 
सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे. 

श्रीमती एस . एस . ओसवाल , ८ वे सह दिवाणी न्यायाधीश , 
क . स्तर, वर्धा ह्या उपरोक्त रजेच्या कालावधीत त्यांचे स्वतःचे न्यायालयाचे 
काम सांभाळून तसेच दिनांक २५-०८-२०१८ रोजीचे श्री . ए. एम . जोशी, 
सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर, वर्धा ह्यांचेन्यायालयाचे काम पाहतील . 

श्रीमती आर . आर . लोहिया , ३रे सह दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , 
वर्धा ह्या उपरोक्त रजेच्या कालावधीत त्यांचे स्वतःचे न्यायालयाचे काम 
सांभाळून तसेच दिनांक २६-०८-२०१८ रोजीचे श्री . ए. एम . जोशी , सह 
दिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर , वर्धा ह्यांचे न्यायालयाचे काम पाहतील . 

श्री . एन . ए. सरोसिया , २रे सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , 
वर्धा हे उपरोक्त रजेच्या कालावधीत त्यांचे स्वतःचे न्यायालयाचे काम 
सांभाळून तसेच दिनांक २७-०८-२०१८ ते दिनांक २९- ०८-२०१८ पर्यंत 
श्री . ए . एम . जोशी, सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , वर्धा ह्यांचे 
न्यायालयाचे काम पाहतील . 

रजेच्या कालावधीत त्यांचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १९ ८१ चे नियम , ३ ९ ब चे टीप 
२ नुसार प्रमाणित करण्यांत येते की , श्री . ए . एम . जोशी, हे वरील 
कालावधीत रजेवर गेले नसते तर सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , 
वर्धा या पदावर स्थानापन्न म्हणून कार्यरत राहिले असते . 


भाग १ ( ना . वि . पु .) म . शा . रा ., अ. क्र . ९ ६६ . 

आदेश 
क्रमांक ८०८ - बी - २-१-२०१८ 

श्री . एस . एम . चव्हाण , ७ वे सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर ,वर्धा 
ह्यांची दिनांक २७-०८-२०१८ ते २९ -०८-२०१८ पर्यंत एकूण ०३ दिवसांची 
अर्जित रजा त्यांना रक्षाबंधन निमित्त व महत्त्वाचे कामाकरीता वाशीम 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , नोव्हेंबर १-७,२०१८ / कार्तिक १०-१६, शके १९ ४० 


१३ 


भाग १ ( ना . वि . पु.) म . शा . रा ., अ . क्र . ९ ६८ . 

आदेश 


क्रमांक - ८१०- बी - २-१-२०१८. 


२ . श्रीमती एस . ए . लाडसे -शिरनाथ , ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर, हिंगणघाट यांनी स्वतःचे न्यायालयाचे काम सांभाळून 
तसेच दिनांक २४-०८-२०१८ रोजीचे कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक 
०४-०९ -२०१८ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपुर्वीपर्यंत श्रीमती आर. व्ही . 
डफरे, २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , हिंगणघाट यांच्या 
रजेच्या कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचे काम पाहतील . 


३. रजेच्या कालावधीत त्यांचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 


१ . श्रीमती ई . व्ही . धांडे, ५ वे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ 
स्तर , वर्धा यांची दिनांक २४-०८-२०१८ ते ३१-०८-२०१८ पर्यंत 
एकूण ०८ दिवसांची परिवर्तीत रजा, त्यांची प्रकृती ठिक नसल्यामुळे 
मंजूर करण्यात येत आहे . 

२. श्रीमती ए . एस . भसारकर , ६ वे सह दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर , वर्धा हे उपरोक्त रजेच्या कालावधीत त्यांचे स्वतःचेन्यायालयाचे 
काम सांभाळून श्रीमती ई . व्ही . धांडे, ५ वे सह दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर ह्यांचेन्यायालयाचे काम पाहतील . 
३. रजेच्या कालावधीत त्यांचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 

४ . महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १९ ८१ चेनियम ३९ -ब चे 
टीप २ , नुसार प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती ई. व्ही . धांडे ह्या 
वरिल कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर ५ वे सह दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर, वर्धा या पदावर स्थानापन्न म्हणून कार्यरत राहील्या असत्या. 


४. महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १९ ८१ चेनियम ३ ९-ब चे 
टीप २, नुसार प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती आर . व्ही . डफरे 

या वरिल कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर २ रे सह दिवाणी 
न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर , हिंगणघाट या पदावर स्थानापन्न म्हणून 
कार्यरत राहील्या असत्या . 


भाग १ ( ना . वि . पु.) म . शा . रा ., अ . क्र . ९ ७१ . 

आदेश 


क्रमांक -८१३- बी - २-१-२०१८. 


एकूण ०३ दिवसांची 


भाग १ ( ना . वि . पु.) म . शा . रा., अ. क्र . ९ ६९ . 

आदेश 
क्रमांक -८११ - बी - २-१-२०१८. 

१ . श्री . डी . एस. शर्मा , ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ 
स्तर , वर्धा यांचा दिनांक २८-०८-२०१८ ते ०१-०९ -२०१८ पर्यंत 
एकूण ५ दिवसांची परिवर्तीत रजा , त्यांची प्रकृती चांगली नसल्यामुळे 
मंजूर करण्यात येत आहे . 

२. श्रीमती ए . एस . भासरकर , ६ वे सह दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर, वर्धा यांनी स्वतःचेन्यायालयाचे काम सांभाळून तसेच 
श्री . डी . एस . शर्मा, ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , वर्धा 
यांचे रजेच्या कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचे काम पाहतील . 
३. रजेच्या कालावधीत त्यांचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १९ ८१ चे नियम ३ ९- ब चे 
टीप २, नुसार प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . डी . एस . शर्मा हे वरिल 
कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ 
स्तर , वर्धा या पदावर स्थानापन्न म्हणून कार्यरत राहीले असते . 


श्री . एन.यु. परमा , सचिव , जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण , वर्धा 
यांचा दिनांक ०३-०९ -२०१८ ते ०५-०९ -२०१८ पर्यंत 
अर्जित रजा त्यांना मुलाचे वैद्यकीय उपचाराकरीता नागपूर येथे जाणे 
आवश्यक असल्यामुळे दिनांक ०१-०९ -२०१८ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतर 
ते दिनांक ०६-०९-२०१८ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपुर्वीपर्यंत मुख्यालय 
सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे. 
२ . 

श्री . एस . ए . गवई , ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , 
वर्धा यांनी स्वतःचे न्यायालयाचे काम सांभाळून तसेच श्री . एन . यु. 
परमा , सचिव , जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण , वर्धा यांच्या रजेच्या 
कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचे काम पाहातील . 


३. रजेच्या कालावधीत त्यांचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे. 


४ . 


४ . महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १९ ८१ चेनियम ३९ - ब चे 
टीप २, नुसार प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . एन . यु . परमा हे वरिल 
कालावधीत रजेवर गेले नसते तर सचिव , जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण , 
वर्धा या पदावर स्थानापन्न म्हणून कार्यरत राहीले असते . 


भाग १ ( ना . वि . पु.), म . शा . रा ., अ. क्र . ९ ७२ . 

आदेश 


भाग १ ( ना . वि . पु.) म . शा . रा ., अ . क्र . ९ ७० . 

आदेश 


क्रमांक - ८१४ - बी - २-१-२०१८. 


क्रमांक - ८१२ - बी - २-१-२०१८. 

१ . श्रीमती आर . व्ही . डफरे , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ 
स्तर , हिंगणघाट यांची दिनांक २७-०८-२०१८ ते ०३ -९ -२०१८ पर्यंत 
एकूण ०८ दिवसांची अर्जित रजा त्यांची प्रकृती ठिक नसल्यामुळे तसेच 
वैद्यकीय तपासणीकरीता नागपूर 

येथे जाण्याकरिता दिनांक २४-०८ 
२०१८ रोजीचे कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक ०४-०९ -२०१८ रोजीचे 
कार्यालयीन वेळेपुर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर 
करण्यात येत आहे. 
ना .- एक-४ ( १८३१ ). 


१ . श्री . ए. एम . जोशी, सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर ,वर्धा 
यांचा दिनांक ०३-०९-२०१८ ते ०५-०९ -२०१८ पर्यंत एकूण ०३ दिवसांची 
अर्जित रजा त्यांच्या पत्नीच्या प्रसुतीबाबत वैद्यकीय उपचाराकरीता खामगाव 
येथे जाणे आवश्यक असल्याने दिनांक ०१-०९ -२०१८ रोजीच्या कार्यालयीन 
वेळेनंतर ते दिनांक ०६-०९ -२०१८ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपुर्वीपर्यंत 
मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे. 

२ . श्री . एन . ए . सरोसिया , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ 
स्तर , वर्धा हे उपरोक्त रजेच्या कालावधीत त्यांचे स्वतःचे न्यायालयाचे 


१४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, नोव्हेंबर १-७,२०१८ / कार्तिक १०-१६ , शके १९ ४० 


काम सांभाळून श्री . ए. एम जोशी , सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ 
स्तर यांचेन्यायालयाचे काम पाहतील . 


वर्धा यांनी स्वतःचेन्यायालयाचे काम सांभाळून तसेच श्रीमती स.न. 
माने- गाडेकर , दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , वर्धा यांच्या रजेच्या 
कालावधीत त्यांचेन्यायालयाचे काम पाहतील . 


३. रजेच्या कालावधीत त्यांचे पद रिक्त ठेवण्यांत येत आहे . 


३. रजेच्या कालावधीत त्यांचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 


8 . 


४ . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १९ ८१ चे नियम ३ ९- ब चे 
टीप २, नुसार प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . ए . एम जोशी हे वरिल 
कालावधीत रजेवर गेले नसते तर सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर 
वर्धा या पदावर स्थानापन्न म्हणून कार्यरत राहीले असते. 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १९ ८१ चे नियम ३ ९- ब चे 
टीप २, नुसार प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती स . न . माने- गाडेकर 

या वरिल कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर दिवाणी न्यायाधीश, 
वरिष्ठ स्तर , वर्धा या पदावर स्थानापन्न म्हणून कार्यरत राहील्या असत्या. 


भाग १ ( ना . वि . पु .) म . शा . रा ., अ . क्र . ९ ७३ . 

आदेश 


भाग १ ( ना . वि . पु.) म . शा . रा ., अ . क्र . ९ ७५ . 

आदेश 


क्रमांक -८१५- बी - २-१-२०१८. 


क्रमांक - ८१७- बी - २-१-२०१८. 


१ . 


१ . श्रीमती ए . एस . भसारकर , ६ वे दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ 
स्तर , वर्धा यांनी दिनांक १०-०९ -२०१८ ते १२-०९-२०१८ पर्यंत 

एकूण 
०३ दिवसांची अर्जित रजा त्यांना नागपूर येथे जायचे असल्याने दिनांक 
०७-०९ -२०१८ रोजीचे कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक १४-०९ -२०१८ 
रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपुर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह 
मंजूर करण्यात येत आहे. 


श्रीमती पि . व्ही . राणे, ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ 
स्तर , वर्धा यांची दिनांक १४-०९ -२०१८ ते १९-०९ -२०१८ पर्यंत एकूण 
०६ दिवसांची अर्जित रजा, गणपती व महालक्ष्मी पुजनाकरीता स्वगावी 
जाणे आवश्यक असल्यामुळे व दिनांक १२-०९ -२०१८ चे कार्यालयीन 
वेळेनंतर ते दिनांक २१-०९-२०१८ चे कार्यालयीन वेळेपुर्वीपर्यंत मुख्यालय 
सोडण्याचे परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे. 


२. श्री . एस . एम.चव्हाण , ७ वे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ 
स्तर, वर्धा यांनी स्वतःचेन्यायालयाचे काम सांभाळून तसेच श्रीमती ए. 
एस . भसारकर, ६ वे सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , वर्धा याच्या 
रजेच्या कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचे काम पाहतील . 


२ . श्री . एस . ए . गवई , ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , 
वर्धा यांनी स्वतःचे न्यायालयाचे काम सांभाळून तसेच श्रीमती पि. व्ही . 
राणे, ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , वर्धा यांच्या रजेच्या 
कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचे काम पाहतील . 


३. रजेच्या कालावधीत त्यांचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे. 


रजेच्या कालावधीत त्यांचे पद रिक्त ठेवण्यांत येत आहे. 


४ . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन) नियम, १९ ८१ चे नियम ३ ९ -ब चे 
टीप २, नुसार प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती ए. एस . भसारकर 

या वरिल कालावधित रजेवर गेल्या नसत्या तर ६ वे सह दिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , वर्धा या पदावर स्थानापन्न म्हणून कार्यरत 
राहील्या असत्या . 


४ . महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १९ ८१ चे नियम ३९ - ब चे 
टीप २, नुसार प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती पि . व्ही . राणे या 
वरिल कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश , 
वरिष्ठ स्तर , वर्धा या पदावर स्थानापन्न म्हणून कार्यरत राहील्या असत्या . 


भाग १ ( ना . वि . पु .) म . शा . रा ., अ . क्र . ९ ७४ . 

आदेश 


भाग १ ( ना . वि . पु.) म . शा . रा ., अ. क्र . ९ ७६. 

आदेश 


क्रमांक - ८१६ - बी - २-१-२०१८. 


क्रमांक -८१८ - बी - २-१-२०१८. 


१ . 


१ . 


श्रीमती स . न . माने- गाडेकर , दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , 
वर्धा यांनी दिनांक १०-०९ -२०१८ ते १२-०९ -२०१८ पर्यंत एकूण ०३ 
दिवसांची अर्जित रजा त्यांचे वडिलांची प्रकृती ठिक नसल्यामुळे व दिनांक 
०७-०९ -२०१८ रोजीचे कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक १४-०९-२०१८ 
रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपुर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह 
मंजूर करण्यांत येत आहे . 


श्री . एन . यु. परमा , सचिव, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण , वर्धा 
यांना दिनांक १०-९-२०१८ ते १२-०९-२०१८ पर्यंत एकूण ०३ दिवसांची 
अर्जित रजा त्यांना पत्नीचे वैद्यकीय उपचाराकरीता 

नागपूर 

येथे जाणे 
आवश्यक असल्यामुळेदिनांक ०८-०९-२०१८ रोजीचे राष्ट्रीय लोकअदालत 
नंतर ते दिनांक १४-०९ -२०१८ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपुर्वीपर्यंत मुख्यालय 
सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे. 

श्री . एस . ए. गवई , ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , 


२ . 


श्री . एस . ए. गवई , ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , 


२ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , नोव्हेंबर १-७,२०१८ / कार्तिक १०-१६, शके १९ ४० 


१५ 


वर्धा यांनी स्वतःचे न्यायालयाचे काम सांभाळून तसचे श्री . एन . यु. 
परमा , सचिव , जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण , वर्धा यांच्या रजेच्या 
कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचे काम पाहतील . 


२. श्री . एस . ए . गवई, ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , 
वर्धा हे उपरोक्त रजेच्या कालावधीत त्यांचे स्वतःचे न्यायालयाचे काम 
सांभाळून श्रीमती एस . पी . बाबर , २ रे दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , 
वर्धा ह्यांचे न्यायालयाचे काम पाहतील . 


३. रजेच्या कालावधीत त्यांचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे. 


३. रजेच्या कालावधीत त्यांचे पद रिक्त ठेवण्यांत येत आहे . 


४ . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन) नियम , १९ ८१ चे नियम ३९ -ब चे 
टीप २, नुसार प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . एन . यु. परमा , हे वरिल 
कालावधीत रजेवर गेले नसते तर सचिव, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण , 
वर्धा या पदावर स्थानापन्न म्हणून कार्यरत राहीले असते . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १९ ८१ चे नियम ३९ - ब चे 
टीप २, नुसार प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती एस . पी . बाबर ह्या 
वरिल कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , 
वरिष्ठ स्तर, वर्धा या पदावर स्थानापन्न म्हणून कार्यरत राहील्या असत्या . 


भाग १ ( ना . वि . पु.) म . शा . रा ., अ . क्र . ९ ७७. 

आदेश 


भाग १ ( ना . वि . पु.) म . शा . रा ., अ . क्र . ९ ७९ . 

आदेश 


क्रमांक -८१९ - बी - २-१-२०१८. 


१ . 


क्रमांक- ८२१ - बी - २-१-२०१८. 


१ . 


श्री . मयुर ए. पवार, दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , पुलगाव 
यांना दिनांक १०- ९-२०१८ ते १२-०९ -२०१८ रोजी तीन दिवसांची किरकोळ 
रजा रद्द करुन दिनांक १० -९ -२०१८ ते १२- ९ -२०१८ पर्यंत एकूण ०३ 
दिवसांची अर्जित रजा त्यांना पोळा व गणेशचतुर्थी निमित्त्य नांदेड येथे 
जाणे आवश्यक असल्यामुळे दिनांक ८ -९-२३०१८ चे कार्यालयीन वेळेनंतर 
ते दिनांक १४-०९-२०१८ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपुर्वीपर्यंत मुख्यालय 
सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे . 

२. श्री . पी . ए . घोटे , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
पुलगाव यांनी स्वतःचे न्यायालयाचे काम सांभाळून तसेच श्री . मयुर ए. 
पवार , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , पुलगाव ह्यांच्या रजेच्या 
कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचे काम पाहतील . 


श्रीमती एम . व्ही . भाटीया ,जिल्हा न्यायाधीश-३ तथा अति . 
सत्र न्यायाधीश, वर्धा यांची दिनांक १२-०९ -२०१८ ते १५-०९ -२०१८ 
पर्यंत एकूण ०४ दिवसांची अर्जित रजा त्यांना मुंबई येथे अति महत्वाचे 
काम असल्यामुळे दिनांक ११-०९-२०१८ रोजीचे कार्यालयीन वेळेनंतर ते 
दिनांक १७-०९ -२०१८ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपुर्वीपर्यंत मुख्यालय 
सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे. 

२. श्रीमती मंगला ज . धोटे , जिल्हा न्यायाधीश-२ तथा अति . सत्र 
न्यायाधीश, वर्धा ह्यांनी स्वतःचे न्यायालयाचे काम सांभाळून तसेच श्रीमती 
एम . व्ही . भाटीया ,जिल्हा न्यायाधीश-३ तथा अति . सत्र न्यायाधीश,वर्धा 
ह्यांच्या रजेच्या कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचे काम पाहतील . 


३. रजेच्या कालावधीत त्यांचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे. 


३ . 


रजेच्या कालावधीत त्यांचे पद रिक्त ठेवण्यांत येत आहे . 


४ . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन) नियम , १९ ८१ चे नियम ३९- ब चे 
टीप २, नुसार प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . मयुर ए . पवार , 

हे 
वरिल कालावधीत रजेवर गेले नसते तर दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ 
स्तर, पुलगाव , वर्धा या पदावर स्थानापन्न म्हणून कार्यरत राहीले असते . 


४. महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन) नियम , १९ ८१ चे नियम ३९- ब चे 
टीप २, नुसार प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती एम . व्ही . भाटीया ह्या 
वरिल कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर जिल्हा न्यायाधीश -३ तथा 
अति . सत्र न्यायाधीश ,वर्धा या पदावर स्थानापन्न म्हणून कार्यरत राहील्या 


असत्या . 


भाग १ ( ना . वि . पु.) म . शा . रा ., अ . क्र . ९ ७८ . 

आदेश 


भाग १ ( ना . वि . पु.) म . शा . रा ., अ . क्र . ९ ८० . 

आदेश 


क्रमांक -८२० - बी - २-१-२०१८. 


क्रमांक - ८२२ - बी - २-१-२०१८. 


१ . 


श्रीमती एस . पी . बाबर , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ 
स्तर , वर्धा यांची दिनांक १०-०९ -२०१८ ते 

१५-०९-२०१८ पर्यंत 

एकूण 
०६ दिवसांची अर्जित रजा त्यांना गौरी गणपती निमित्त्य पनवेल येथे जाणे 
गरजेचे असल्यामुळे व दिनांक ०७-०९-२०१८ रोजीचे कार्यालयीन वेळेनंतर 
ते दिनांक १७-०९-२०१८ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपुर्वीपर्यंत मुख्यालय 
सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे . 


१ . श्री . वि . वि . जटाळ , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ 
स्तर , समुद्रपुर यांचा दिनांक १४- ९ -२०१८ ते २१-०९ -२०१८ पर्यंत 
एकूण ०८ दिवसांची अर्जित रजा त्यांना धार्मिक कार्यक्रमाकरिता परभणी 
येथे जाणे जरुरीचे असल्यामुळे दिनांक १२-९-२०१८ चे कार्यालयीन 
वेळेनंतर ते दिनांक २४-०९ -२०१८ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपुर्वीपर्यंत 
मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे. 


१६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , नोव्हेंबर १-७,२०१८ / कार्तिक १०-१६, शके १९ ४० 


२ . श्री . पी . बी . वराडे, दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , समुद्रपुर 
यांनी स्वतःचे न्यायालयाचे काम सांभाळून तसेच दिनांक १३ -९ -२०१८ 
ते १६- ९ -२०१८ पर्यंत श्री . वि . वि . जटाळ , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, 
कनिष्ठ स्तर , समुद्रपुर यांच्या रजेच्या कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचे 
काम पाहतील . 


( ३ ) २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश ( कनिष्ठ स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी , 
प्रथम श्रेणी, चंद्रपूर यांचेन्यायालयाचा कार्यभार, श्री . पी . आर. कुलकर्णी 
हे त्यांचे कामावर रुजू होईपर्यंत दिनांक १५- ९-२०१८ चे कार्यालयीन 
वेळेनंतर ते दिनांक १९ - ९ -२०१८ पर्यंत ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश 
( कनिष्ठ स्तर) तथा न्यायदंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी, चंद्रपूर यांचेकडे व 
तसेच दिनांक २० -९ -२०१८ ते दिनांक २१ -९ -२०१८ चे कार्यालयीन 
वेळेपुर्वीपर्यंत ५ वे सह दिवाणी न्यायाधीश ( कनिष्ठ स्तर ) तथा 
न्यायदंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी, चंद्रपूर यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे . 


३ . श्री . एस . बी . शिरसाठ , सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
समुद्रपुर यांनी स्वतःचे न्यायालयाचे काम सांभाळून तसेच दिनांक 
१७-९ -२०१८ ते २४ -९-२०१८ रोजीचे का . वेळे पुर्वीपर्यंत श्री . वि . वि . 
जटाळ , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , समुद्रपुर यांच्या 
रजेच्या कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचे काम पाहतील . 


दिनांक १४ सप्टेंबर , २०१८ . 


४ . 


रजेच्या कालावधीत त्यांचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे. 


भाग १ ( ना . वि . पु.) म . शा . रा ., अ . क्र . ९ ८२ . 

आदेश 


हे 


५ . महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १९ ८१ चे नियम ३ ९- ब चे 
टीप २ , नुसार प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . वि . वि . जटाळ , 
वरिल कालावधीत रजेवर गेले नसते तर २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर , समुद्रपुर या पदावर स्थानापन्न म्हणून कार्यरत राहीले 


क्रमांक सहा. अधी. ( आस्था )-८२८-२०१८. 


असते . 


वर्धा : 
दिनांक १२ सप्टेंबर , २०१८ . 


मंगला ज . धोटे , 
प्रभारी प्रमुख जिल्हा व 
सत्र न्यायाधीश , वर्धा. 


( १) श्री . पी . व्ही . सुर्यवंशी, दिवाणी न्यायाधीश ( कनिष्ठ स्तर ) तथा 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी, कोरपना यांना दिनांक १८ -९ -२०१८ ते 
२१-८-२०१८ पर्यंत एकूण चार दिवसांची अर्जित रजा (दिनांक १७-९ 
२०१८ मराठवाडा मुक्ती संग्राम दिन, दिनांक २२- ९ -२०१८ चौथा शनिवार , 
दिनांक २३ -९-२०१८ रविवार या सुट्टीच्या फायद्यासह ) तसेच दिनांक 
१७-९ -२०१८ मराठावाडा मुक्ती संग्राम दिनाचेध्वजारोहणानंतर व रिमांडचे 
कामकाज आटोपल्यानंतर ते दिनांक २४-९ -२०१८ कार्यालयीन वेळेपुर्वीपर्यंत 
मुख्यालय सोडण्याची परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे . 


भाग १ ( ना . वि . पु .) म . शा . रा., अ . क्र . ९ ८१ . 

आदेश 


क्रमांक सहा. अधी. ( आस्था )-८२४-२०१८. 


( २) रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . पी . व्ही . सुर्यवंशी, दिवाणी 
न्यायाधीश ( कनिष्ठ स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , कोरपना 
हे पूर्वीप्रमाणे त्याच पदावर कायम राहतील . 


( १ ) श्री . पी . आर . कुलकर्णी, २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश 
( कनिष्ठ स्तर) तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , चंद्रपूर यांना दिनांक 
१७- ९-२०१८ ते १९ -८-२०१८ पर्यंत एकूण तीन दिवसांची अर्जित रजा 
(दिनांक १६- ९-२०१८ रविवार व दिनांक २० -९ -२०१८ मोहरम या 
सुट्टीचे फायद्यासह ) तसेच दिनांक १५-९ -२०१८ चे कार्यालयीन वेळेनंतर 
ते दिनांक २१ -९ -२०१८ चे कार्यालयीन वेळेपुर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याची 
परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन) नियम १९ ८१ च्या नियम ३९ ( ब ) 
खालील तळटिप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . पी . व्ही . 
सुर्यवंशी, दिवाणी न्यायाधीश ( कनिष्ठ स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी , 
प्रथम श्रेणी , कोरपना हे जर वर नमूद कालावधीत रजेवर गेले नसते 
तर ते त्याच पदावर कायम राहीले असते . 


" 


प्रथम 


( २) रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . पी . आर . कुलकर्णी, २ रे सह 
दिवाणी न्यायाधीश ( कनिष्ठ स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी, 
चंद्रपूर हे पूर्वीप्रमाणे त्याच पदावर कायम राहतील . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन) नियम १९ ८१ च्या नियम ३९ ( ब ) 
खालील तळटिप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . पी . आर . 
कुलकर्णी, २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश ( कनिष्ठ स्तर ) तथा 
न्यायदंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी, चंद्रपूर हे जर वर नमूद कालावधीत 
रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर कायम राहीले असते . " 


( ३ ) दिवाणी न्यायाधीश ( कनिष्ठ स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी , 
श्रेणी, कोरपना यांचे न्यायालयाचा कार्यभार, श्री . पी . व्ही . सुर्यवंशी हे 
त्यांचे कामावर रुजू होईपर्यंत दिनांक १८-९ -२०१८ , दिनांक १९ -९ 
२०१८ व दिनांक २१ -९-२०१८ ला सह दिवाणी न्यायाधीश ( कनिष्ठ 
स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी, राजुरा व दिनांक २० - ९ 
२०१८ , दिनांक २२- ९ -२०१८ ते दिनांक २४ - ९ -२०१८ चे कार्यालयीन 
वेळेपुर्वीपर्यंत दिवाणी न्यायाधीश ( कनिष्ठ स्तर) तथा न्यायदंडाधिकारी , 
प्रथम श्रेणी , राजुरा यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , नोव्हेंबर १-७,२०१८/ कार्तिक १०-१६, शके १९ ४० 


१७ 


भाग १ ( ना . वि . पु .) म . शा . रा ., अ. क्र . ९ ८३ . 

आदेश 


क्रमांक सहा . अधी . ( आस्था )-८२९ - २०१८. 


श्री . ए . जी . साबळे , दिवाणी न्यायाधीश ( कनिष्ठ स्तर ) तथा 
न्यायदंडाधिकारी प्रथम श्रेणी, सिंदेवाही यांना दिनांक १७- ९ -२०१८ ते 
१ ९ - ९ -२०१८ पर्यंत 

एकूण 

तिन दिवसांची अर्जित रजा (दिनांक १६-९ 
२०१८ रविवार व दिनांक २० -९-२०१८ मोहरम सुट्टी असल्याने ) तसेच 
दिनांक १५- ९ -२०१८ चे कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक २१ -९ -२०१८ 
चे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याचे परवानगीसह मंजूर 
करण्यात येत आहे. 


संस्थेचे कामकाज गुंडाळण्यासाठी दिलेला दिनांक ३१-३-२०१८ चा 
अंतरीम आदेश कायम करीत आहे . याद्वारे सदर संस्थेच्या सर्व 
पदाधिका- यांची पदे रिक्त झाली असे समजण्यांत यावे. सदरहू संस्थेचे 
अवसायक म्हणून सौ . एस . एस . मारवाडे, सहकार अधिकारी, श्रेणी-१, 
अंतर्गत सहाय्यक निबंधक , सहकारी संस्था , तालुका 

गोरेगाव यांची 
नियुक्ती केल्यानुसार त्यांनी उक्त संस्थेच्या अभिलेखाचा व मालमत्तेचा 
पदभार घेवून अवसायनाची कार्यवाही पूर्ण करावी. 

सदरहू आदेश आज दिनांक १८ ऑगस्ट २०१८ रोजी माझ्या सही व 
शिक्क्यानिशी निर्गमित करीत आहे. 


दिनांक १८ ऑगस्ट २०१८ . 


भाग १ ( ना . वि . पु .) म . शा . रा ., अ. क्र . ९ ८५ . 


रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . ए . जी . साबळे, दिवाणी न्यायाधीश 
( कनिष्ठ स्तर) तथा न्यायदंडाधिकारी प्रथम श्रेणी,सिंदेवाही हे पूर्वीप्रमाणे 
त्याच पदावर कायम राहतील . 


क्रमांक सनिगो- वि - १-नियमन - संस्था नोंदणी- ज्ञापन - ११२६-२०१८. 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १९ ८१ च्या नियम ३९ 
( ब ) खालील तळ टिप-२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . ए. जी . 
साबळे, दिवाणी न्यायाधीश ( कनिष्ठ स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी 
प्रथम श्रेणी, सिंदेवाही हे जर वर नमूद कालावधीत रजेवर गेले नसते 
तर ते त्याच पदावर कायम राहिले असते . 


सहाय्यक निबंधक , सहकारी संस्था, तालुका गोरेगाव याद्वारे अधिसूचित 
करतो की , कृषि विकास शेती साधन सामुग्री बहुउद्देशिय सहकारी संस्था 
मर्या., चिचगाव ह्या संस्थेची महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० 
चे कलम ९(१ ) अंतर्गत नोंदणी करण्यात आली असून संस्थेचा 
नोंदणी क्रमांक जीएनडी -जीजीएन- जीएनएल -एस- ६६५-२०१८-१९ , दिनांक 
२४-०८-२०१८ हा आहे . 


दिवाणी न्यायाधीश ( कनिष्ठ स्तर) तथा न्यायदंडाधिकारी प्रथम श्रेणी, 
सिंदेवाही यांचे न्यायालयाचा कार्यभार , श्री . ए. जी . साबळे हे त्यांचे 
कामावर रुजू होईपर्यंत सह दिवाणी न्यायाधीश ( कनिष्ठ स्तर ) तथा 
न्यायदंडाधिकारी प्रथम श्रेणी, मूल यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १२( १) व 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९ ६१ चे नियम १०( १ ) अन्वये संस्थेचे 
वर्गीकरण “ सर्वसाधारण " 

करण्यात आले असून उपवर्गीकरण 
व्यापार विषयक ” करण्यात आला आहे . 


( अवाच्य ), 
चंद्रपूर : 

प्रभारी प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 
दिनांक १५ सप्टेंबर , २०१८ . 

चंद्रपूर . 


गोरेगाव : 
दिनांक २४ ऑगस्ट , २०१८ . 


नानासाहेब आ . कदम , 

सहाय्यक निबंधक , 
सहकारी संस्था , 

तालुका 

गोरेगाव . 


भाग १ ( ना . वि . पु.) म . शा . रा ., अ . क्र . ९ ८४ . 
सहाय्यक निबंधक , सहकारी संस्था , यांजकडून 

अंतिम आदेश 


भाग १ ( ना . वि . पु.) म . शा . रा ., अ . क्र . ९ ८६ . 
वाचा . महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १०२( १ ) 

( क ), ( २) व (४ ) अंतर्गत वैधानिक तरतूद . 
ज्याअर्थी, विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्था मर्या., बोरगाव 
( मेघे) र. नं . १५९ हि संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९ ६० 
व त्याखालील नियम १९६१ अंतर्गत नोंदणी झालेली असून सदर संस्थेचे 
कामकाज कायदा, नियम व उपविधीतील तरतूदीनुसार तसेच शासनाने 
वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या परिपत्रकानूसार चालणेबंधनकारक आहे . 


क्रमांक सनिगो-नियम क .- १०२- अंतिम आदेश- ११०६-२०१८. 


आणि , 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०२ ( २ ) व 
१०३ अंतर्गत तसेच महाराष्ट्र शासन , सहकार व वस्त्रोद्योग विभाग , 
मुंबई, शासन निर्णय सीएसएल १४९३-११६२-सीआर-४७-१५- सी , दिनांक 
७ ऑगस्ट १ ९९ ३ अन्वये मला प्राप्त अधिकारानुसार मी , नानासाहेब 
आनंदराव कदम , सहाय्यक निबंधक , सहकारी संस्था, तालुका गोरेगाव, 
याद्वारे गजानन शेती उद्योग साधन सामुग्री पुरवठा बहुउद्देशिय सहकारी 
संस्था मर्या., गणखैरा , र. नं . ६६४, तालुका गोरेगाव, जिल्हा गोंदिया या 


त्याअर्थी, संस्थेचे ३१ जुलै पर्यंत लेखापरीक्षण पूर्ण करणेबंधनकारक 
असतांना देखील सदर संस्थेचे लेखापरीक्षण करून घेण्यात आलेली 
नाही . कलम ७ ९ अंतर्गत वित्तीय अंतर्गत वित्तीय वर्षाच्या समाप्तीनंतर 
निबंधकाकडे आर्थिक विवरण पत्रके सादर करणे बंधनकारक असतांना 


ना .- एक-५ ( १८३१ ). 


१८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, नोव्हेंबर १-७,२०१८/ कार्तिक १०-१६ , शके १९ ४० 


देखील संस्थेने सादर केलेली नाही . कलम ७५ अन्वये प्रत्येक वर्षात 
सर्वसाधारण सभा संस्थेला घेणे बंधनकारक असतांना सदर सभा घेतल्याबाबत 
सर्वसाधारण सभेचे इतिवृत्त या कार्यालयास सादर केलेले नाही . दर 
पाच वर्षानी संस्थेला निवडणूक घेणे बंधनकारक असताना निवडणूक 
घेण्यात आली नाही. महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, नियम व 
संस्थेची मंजूर उपविधी व वेळोवेळी निर्गमित करण्यात आलेल्या शासकीय 
परीपत्रातील तरतूदीनुसार संस्था चालविणेबंधनकारक आहे. परंतु 
सदर संस्थेने कोणत्याही नियमाचेपालन केल्याचेदिसून येत नाही. संस्थेने 
उपविधितील उद्देशाप्रमाणे कामकाज करणे बंद केलेले आहे . सदर 
संस्थेने शासनाच्या संकेत स्थळावर स्वतःची प्रोफाईल तयार केलेली 
नाही . तसेच स्वतःची प्रोफाईल तयार करून त्यामध्ये बंधनकारक 
असलेली माहिती अपलोड केलेली नाही . 

ज्याअर्थी, संस्थेचे पदाधिकारी तसेच सभासद संस्थेचे कामकाज 
चालवण्यास उत्सुक नाही व संस्थेने अधिनियमातील किंवा उपविधीतील 
नोंदणी व व्यवस्थापन याबाबतच्या कोणत्याही शर्तीचे अनुपालन करणे 
बंद केले आहे . 

ज्याअर्थी, उक्त कायद्यानुसार समापन करण्यास पात्र आहे . अशी 
या कार्यालयाची खात्री झाली आहे . 
त्याअर्थी, खालीलप्रमाणे आदेश पारीत करण्यात येत आहे. 

आदेश 


त्याअर्थी, संस्थेचे ३१ जुलै पर्यंत लेखापरीक्षण पूर्ण करणे बंधनकारक 
असताना देखील सदर संस्थेचे लेखापरीक्षण करून घेण्यात आलेली 
नाही . कलम ७९ अंतर्गत वित्तीय वर्षाच्या समाप्तीनंतर निबंधकाकडे 
आर्थिक विवरण पत्रके सादर करणे बंधनकारक असताना देखील संस्थेने 
सादर केलेली नाही . कलम ७५ अन्वये प्रत्येक वर्षात सर्वसाधारण 
सभा संस्थेला घेणे बंधनकारक असताना सदर सभा घेतल्याबाबत सर्वसाधारण 
सभेचे इतिवृत्त या कार्यालयास सादर केलेले नाही . दर पाच वर्षानी 
संस्थेला निवडणूक घेणे बंधनकारक असताना निवडणूक घेण्यात आली 
नाही . महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , नियम व संस्थेची मंजूर 
उपविधी व वेळोवेळी निर्गमित करण्यात आलेल्या शासकीय परीपत्रातील 
तरतूदीनुसार संस्था चालविणेबंधनकारक आहे . परंतु सदर संस्थेने 
कोणत्याही नियमाचेपालन केल्याचेदिसून येत नाही. संस्थेने उपविधितील 
उद्देशाप्रमाणे कामकाज करणे बंद केलेले आहे . सदर संस्थेने शासनाच्या 
संकेत स्थळावर स्वतःची प्रोफाईल तयार केलेली नाही . तसेच स्वतःची 
प्रोफाईल तयार करून त्यामध्ये बंधनकारक असलेली माहिती अपलोड 
केलेली नाही. 


ज्याअर्थी, संस्थेचे पदाधिकारी तसेच सभासद संस्थेचे कामकाज 
चालवण्यास उत्सुक नाही व संस्थेने अधिनियमातील किंवा उपविधीतील 
नोंदणी व व्यवस्थापन याबाबतच्या कोणत्याही शर्तीचे 

अनुपालन 

करणे 
बंद केले आहे . 


क्रमांक सनिव-नियमन अंतरीम आदेश - १०८६-२०१८. 


ज्याअर्थी, उक्त कायद्यानुसार समापन करण्यास पात्र आहे . अशी 
या कार्यालयाची खात्री झाली आहे. 


त्याअर्थी, खालीलप्रमाणे आदेश पारीत करण्यात येत आहे. 


आदेश 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०२ ( १ ) 
तसेच 

महाराष्ट्र शासन, सहकार व वस्त्रोद्योग विभाग , मुंबई यांचेकडील 
शासन निर्णय क्रमांक सी.एस.एल. १४९३-११६२ - सी.आर.- ४७-१५- सी , 
दिनांक ७ ऑगस्ट १९९ ३ अन्वये प्राप्त अधिकारानुसार मी , 
प्रकाश भजनी , सहाय्यक निबंधक , सहकारी संस्था , तालुका वर्धा विविध 
कार्यकारी सेवा सहकारी संस्था मर्या., बोरगाव (मेघे), र. नं . १५ ९ , 
तालुका-जिल्हा वर्धा ही संस्था वर नमूद करणास्तव संस्थेचे समापन 
करण्याकरीता अवसायनचा अंतरीम आदेश पारीत करण्यात येत आहे. 
कलम १०३( १ ) मधील तरतुदीनुसार या संस्थेच्या अवसायकपदी 
श्री . बी . व्ही . खोब्रागडे, बॅच अधिकारी ग्रेड-२, जि . म . स . बँक , वर्धा 
यांची नियुक्ती करीत आहे . 

सदर आदेश आज दिनांक ५ सप्टेंबर २०१८ रोजी माझ्या सही व 
शिक्क्यानिशी पारीत करण्यात येत आहे . 


क्रमांक सनिव-नियमन अंतरीम आदेश - १०८७-२०१८. 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १०२ ( १ ) 
तसेच 

महाराष्ट्र शासन, सहकार व वस्त्रोद्योग विभाग , मुंबई यांचेकडील 
शासन निर्णय क्रमांक सी.एस.एल. १४९३-११६२- सी.आर.- ४७-१५ - सी , 
दिनांक ७ ऑगस्ट १९९ ३ अन्वये प्राप्त अधिकारानुसार मी , 
प्रकाश भजनी, सहाय्यक निबंधक , सहकारी संस्था, तालुका वर्धा विविध 
कार्यकारी सेवा सहकारी संस्था मर्या., सावली ( सास्ता ), र . नं . ९ ७ , 
तालुका-जिल्हा वर्धा ही संस्था वर नमूद कारणास्तव संस्थेचे समापन 
करण्याकरीता अवसायनचा अंतरीम आदेश पारीत करण्यात येत आहे . 
कलम १०३( १) मधील तरतुदीनुसार या संस्थेच्या अवसायकपदी 
श्री . बी . व्ही . खोब्रागडे, बँच अधिकारी ग्रेड -२ , जि . म . स . बँक, वर्धा 
यांची नियुक्ती करीत आहे. 


भाग १ ( ना . वि . पु .) म . शा . रा ., अ. क्र . ९ ८७ . 
वाचा . - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०२( १) 

( क ),( २) व ( ४) अंतर्गत वैधानिक तरतूद . 
ज्याअर्थी, विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्था , मर्या., सावली 
( सास्ता) र. न . ९ ७ हि संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१ ९ ६० व त्याखालील नियम १९ ६१ अंतर्गत नोंदणी झालेली असून सदर 
संस्थेचे कामकाज कायदा, नियम व उपविधीतील तरतूदीनुसार तसेच 
शासनाने वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या परिपत्रकानुसार चालणे बंधनकारक 
आहे , आणि , 


सदर आदेश आज दिनांक ५ सप्टेंबर २०१८ रोजी माझ्या सही व 


शिक्क्यानिशी पारीत करण्यात येत आहे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , नोव्हेंबर १-७,२०१८/ कार्तिक १०-१६, शके १९ ४० 


१ ९ 


भाग १ ( ना . वि . पु.) म . शा . रा ., अ . क्र . ९ ८८ . 
वाचा . - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १०२( १ ) 

( क), ( २) व ( ४) अंतर्गत वैधानिक तरतूद . 
ज्याअर्थी, विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्था , मर्या., इंझापूर , 
र . न . ६०१ हि संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० व 
त्याखालील नियम १९६१ अंतर्गत नोंदणी झालेली असून सदर संस्थेचे 
कामकाज कायदा, नियम व उपविधीतील तरतूदीनुसार तसेच शासनाने 
वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या परिपत्रकानुसार चालणेबंधनकारक आहे , 


भजनी, सहाय्यक निबंधक , सहकारी संस्था, तालुका वर्धा विविध कार्यकारी 
सेवा सहकारी संस्था मर्या., इंझापूर , र. नं . ६०१, तालुका-जिल्हा वर्धा 
ही संस्था वर नमूद कारणास्तव संस्थेचे समापन करण्याकरीता अवसायनचा 
अंतरीम आदेश पारीत करण्यात येत आहे . कलम १०३( १ ) मधील 
तरतुदीनुसार या संस्थेच्या अवसायकपदी श्री . एस . जी . निस्ताने , 
निरीक्षक , जि . म . स . बँक , वर्धा यांची नियुक्ती करीत आहे . 


सदर आदेश आज दिनांक ५ सप्टेंबर २०१८ रोजी माझ्या सही व 
शिक्क्यानिशी पारीत करण्यात येत आहे. 


आणि , 


नाही . 


भाग १ ( ना . वि . पु.) म . शा . रा ., अ . क्र . ९ ८ ९ . 
वाचा . - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १०२( १ ) 

( क ), ( २) व (४ ) अंतर्गत वैधानिक तरतूद . 
ज्याअर्थी, विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्था , मर्या., आमला , 
र . न . ६१ हि संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० व 
त्याखालील नियम १ ९ ६१ अंतर्गत नोंदणी झालेली असून सदर संस्थेचे 
कामकाज कायदा, नियम व उपविधीतील तरतुदीनुसार तसेच शासनाने 
वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या परिपत्रकानूसार चालणेबंधनकारक आहे, 


आणि, 


त्याअर्थी, संस्थेचे ३१ जुलै पर्यंत लेखापरीक्षण पूर्ण करणे बंधनकारक 
असताना देखील सदर संस्थेचे लेखापरीक्षण करून घेण्यात आलेली 

कलम ७ ९ अंतर्गत वित्तीय वर्षाच्या समाप्तीनंतर निबंधकाकडे 
आर्थिक विवरण पत्रके सादर करणे बंधनकारक असताना देखील संस्थेने 
सादर केलेली नाही . कलम ७५ अन्वये प्रत्येक वर्षात सर्वसाधारण 
सभा संस्थेला घेणे बंधनकारक असताना सदर सभा घेतल्याबाबत सर्वसाधारण 
सभेचे इतिवृत्त या कार्यालयास सादर केलेले नाही . 

दर पाच वर्षानी 
संस्थेला निवडणूक घेणेबंधनकारक असताना निवडणूक घेण्यात आली 
नाही. महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , नियम व संस्थेची मंजूर 
उपविधी व वेळोवेळी निर्गमित करण्यात आलेल्या शासकीय परीपत्रातील 
तरतुदीनुसार संस्था चालविणे बंधनकारक आहे. परंतु सदर संस्थेने 
कोणत्याही नियमाचे पालन केल्याचेदिसून येत नाही . संस्थेने उपविधितील 
उद्देशाप्रमाणे कामकाज करणे बंद केलेले आहे . सदर संस्थेने शासनाच्या 
संकेत स्थळावर स्वतःची प्रोफाईल तयार केलेली नाही. तसेच स्वतःची 
प्रोफाईल तयार करून त्यामध्ये बंधनकारक असलेली माहिती अपलोड 
केलेली नाही . 

ज्याअर्थी, संस्थेचे पदाधिकारी तसेच सभासद संस्थेचे कामकाज 
चालवण्यास उत्सुक नाही व संस्थेने अधिनियमातील किंवा उपविधीतील 
नोंदणी व व्यवस्थापन याबाबतच्या कोणत्याही शर्तीचे अनुपालन करणे 
बंद केले आहे . 


त्याअर्थी, संस्थेचे ३१ जुलै पर्यंत लेखापरीक्षण पूर्ण करणे बंधनकारक 
असताना देखील सदर संस्थेचे लेखापरीक्षण करून घेण्यात आलेली 
नाही . कलम ७९ अंतर्गत वित्तीय वर्षाच्या समाप्तीनंतर निबंधकाकडे 
आर्थिक विवरण पत्रके सादर करणे बंधनकारक असताना देखील संस्थेने 
सादर केलेली नाही . कलम ७५ अन्वये प्रत्येक वर्षात सर्वसाधारण 
सभा संस्थेला घेणे बंधनकारक असतांना सदर सभा घेतल्याबाबत सर्वसाधारण 
सभेचे इतिवृत्त या कार्यालयास सादर केलेले नाही . 

दर पाच वर्षानी 
संस्थेला निवडणूक घेणे बंधनकारक असतांना निवडणूक घेण्यात आली 
नाही. महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , नियम व संस्थेची मंजूर 
उपविधी व वेळोवेळी निर्गमित करण्यात आलेल्या शासकीय परीपत्रातील 
तरतुदीनुसार संस्था चालविणे बंधनकारक आहे . परंतु सदर संस्थेने 
कोणत्याही नियमाचेपालन केल्याचेदिसून येत नाही. संस्थेने उपविधितील 
उद्देशाप्रमाणे कामकाज करणे बंद केलेले आहे. सदर संस्थेने शासनाच्या 
संकेत स्थळावर स्वतःची प्रोफाईल तयार केलेली नाही. तसेच स्वतःची 
प्रोफाईल तयार करून त्यामध्ये बंधनकारक असलेली माहिती अपलोड 
केलेली नाही . 


ज्याअर्थी, उक्त कायद्यानुसार समापन करण्यास पात्र आहे . अशी 
या कार्यालयाची खात्री झाली आहे . 


त्याअर्थी, खालीलप्रमाणे आदेश पारीत करण्यात येत आहे . 


आदेश 


क्रमांक सनिव -नियमन अंतरीम आदेश - १०८८-२०१८. 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १०२ ( १ ) 
तसेच महाराष्ट्र शासन, सहकार व वस्त्रोद्योग विभाग , मुंबई यांचेकडील 
शासन निर्णय क्रमांक सी.एस.एल. १४९३-११६२ - सी.आर.- ४७-१५- सी , 
दिनांक ७ ऑगस्ट १९९ ३ अन्वये प्राप्त अधिकारानुसार मी , प्रकाश 


ज्याअर्थी, संस्थेचे पदाधिकारी तसेच सभासद संस्थेचे कामकाज 
चालवण्यास उत्सुक नाही व संस्थेने अधिनियमातील किंवा उपविधीतील 
नोंदणी व व्यवस्थापन याबाबतच्या कोणत्याही शर्तीचेअनुपालन करणे 
बंद केले आहे . 


२० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , नोव्हेंबर १-७,२०१८/ कार्तिक १०-१६ , शके १९ ४० 


त्याअर्थी, उक्त कायद्यानुसार समापन करण्यास पात्र आहे . अशी 
या कार्यालयाची खात्री झाली आहे . 


त्याअर्थी, खालीलप्रमाणे आदेश पारीत करण्यात येत आहे . 


तरतुदीनुसार संस्था चालविणेबंधनकारक आहे. परंतु सदर संस्थेने 
कोणत्याही नियमाचे पालन केल्याचे दिसून येत नाही. संस्थेने उपविधितील 
उद्देशाप्रमाणे कामकाज करणे बंद केलेले आहे . सदर संस्थेने शासनाच्या 
संकेत स्थळावर स्वतःची प्रोफाईल तयार केलेली नाही. तसेच स्वतःची 
प्रोफाईल तयार करून त्यामध्ये बंधनकारक असलेली माहिती अपलोड 
केलेली नाही . 


आदेश 


क्रमांक सनिव -नियमन - अंतरीम आदेश -१०८ ९ - २०१८. 


ज्याअर्थी, संस्थेचे पदाधिकारी तसेच सभासद संस्थेचे कामकाज 
चालवण्यास उत्सुक नाही व संस्थेने अधिनियमातील किंवा उपविधीतील 
नोंदणी व व्यवस्थापन याबाबतच्या कोणत्याही शर्तीचे 

अनुपालन 

करणे 
बंद केले आहे. 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १०२ (१ ) 
तसेच महाराष्ट्र शासन, सहकार व वस्त्रोद्योग विभाग , मुंबई यांचेकडील 
शासन निर्णय क्रमांक सी.एस.एल. १४ ९३-११६२ - सी.आर.- ४७-१५- सी , 
दिनांक ७ ऑगस्ट १९९ ३ अन्वये प्राप्त अधिकारानुसार मी , 
प्रकाश भजनी, सहाय्यक निबंधक , सहकारी संस्था, तालुका वर्धा विविध 
कार्यकारी सेवा सहकारी संस्था मर्या., आमला, र . नं . ६१, तालुका 
जिल्हा वर्धा ही संस्था वर नमूद कारणास्तव संस्थेचे समापन करण्याकरीता 
अवसायनचा अंतरीम आदेश पारीत करण्यात येत आहे . कलम १०३( १ ) 
मधील तरतुदीनुसार या संस्थेच्या अवसायकपदी श्री . एस . जी . निस्ताने, 
निरीक्षक , जि . म. स . बँक , वर्धा यांची नियुक्ती करीत आहे. 


ज्याअर्थी, उक्त कायद्यानुसार समापन करण्यास पात्र आहे . अशी 
या कार्यालयाची खात्री झाली आहे. 


त्याअर्थी, खालीलप्रमाणे आदेश पारीत करण्यात येत आहे . 


आदेश 


क्रमांक सनिव -नियमन - अंतरीम आदेश-१० ९०-२०१८. 


सदर आदेश आज दिनांक ५ सप्टेंबर २०१८ रोजी माझ्या सही व 
शिक्क्यानिशी पारीत करण्यात येत आहे. 


भाग १ ( ना . वि . पु.) म . शा . रा ., अ . क्र . ९९ ० . 
वाचा . महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १०२( १ ) 

( क ),( २) व ( ४) अंतर्गत वैधानिक तरतूद . 
ज्याअर्थी, विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्था , मर्या., धानोरा, 
र . न . १७८ हि संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० व 
त्याखालील नियम १९ ६१ अंतर्गत नोंदणी झालेली असून सदर संस्थेचे 
कामकाज कायदा, नियम व उपविधीतील तरतुदीनुसार तसेच शासनाने 
वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या परिपत्रकानूसार चालणे बंधनकारक आहे , 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १०२ (१ ) 
तसेच 

महाराष्ट्र शासन, सहकार व वस्त्रोद्योग विभाग , मुंबई यांचेकडील 
शासन निर्णय क्रमांक सी.एस.एल. १४९३-११६२ - सी.आर.- ४७-१५- सी , 
दिनांक ७ ऑगस्ट १ ९९ ३ अन्वये प्राप्त अधिकारानुसार मी , प्रकाश 
भजनी, सहाय्यक निबंधक, सहकारी संस्था, तालुका वर्धाविविध कार्यकारी 
सेवा सहकारी संस्था मर्या., धानोरा , र. नं . १७८ , तालुका-जिल्हा वर्धा 
ही संस्था वर नमूद कारणास्तव संस्थेचे समापन करण्याकरीता अवसायनचा 
अंतरीम आदेश पारीत करण्यात येत आहे . कलम १०३( १ ) मधील 
तरतुदीनुसार या संस्थेच्या अवसायकपदी श्री . एस . जी . निस्ताने , निरीक्षक , 
जि . म . स. बँक , वर्धा यांची नियुक्ती करीत आहे . 


सदर आदेश आज दिनांक ५ सप्टेंबर २०१८ रोजी माझ्या सही व 
शिक्क्यानिशी पारीत करण्यात येत आहे. 


आणि , 


त्याअर्थी, संस्थेचे ३१ जुलै पर्यंत लेखापरीक्षण पूर्ण करणेबंधनकारक 
असताना देखील सदर संस्थेचे लेखापरीक्षण करून घेण्यात आलेली 
नाही. कलम ७९ अंतर्गत वित्तीय वर्षाच्या समाप्तीनंतर निबंधकाकडे 
आर्थिक विवरण पत्रके सादर करणे बंधनकारक असताना देखील संस्थेने 
सादर केलेली नाही . कलम ७५ अन्वये प्रत्येक वर्षात सर्वसाधारण 
सभा संस्थेला घेणे बंधनकारक असताना सदर सभा घेतल्याबाबत सर्वसाधारण 
सभेचे इतिवृत्त या कार्यालयास सादर केलेले नाही. दर पाच वर्षानी 
संस्थेला निवडणूक घेणे बंधनकारक असताना निवडणूक घेण्यात आली 
नाही . महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, नियम व संस्थेची मंजूर 
उपविधी व वेळोवेळी निर्गमित करण्यात आलेल्या शासकीय परीपत्रातील 


भाग १ ( ना . वि . पु .) म . शा . रा ., अ . क्र . ९९ १ . 
वाचा. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०२( १ ) 

( क ),( २) व ( ४) अंतर्गत वैधानिक तरतूद. 
ज्याअर्थी, विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्था , मर्या., तरोडा , 
र . न . २७७ हि संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० व 
त्याखालील नियम १९ ६१ अंतर्गत नोंदणी झालेली असून सदर संस्थेचे 
कामकाज कायदा, नियम व उपविधीतील तरतुदीनुसार तसेच शासनाने 
वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या परिपत्रकानुसार चालणे बंधनकारक आहे , 


आणि , 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , नोव्हेंबर १-७,२०१८ / कार्तिक १०-१६ , शके १९ ४० 


२१ 


भाग १ ( ना . वि . पु.) म . शा . रा ., अ . क्र . ९९ २ . 


वाचा. 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम 
१०२( १ ) ( क ), ( २) व (४ ) अंतर्गत वैधानिक तरतूद . 


( २ ) या कार्यालयाचा आदेश क्रमसनिव -नियमन - राज्यकर्म 

७८ ( १ )-२६६-१० , दिनांक १०-२-२०१० . 


त्याअर्थी, संस्थेचे ३१ जुलै पर्यंत लेखापरीक्षण पूर्ण करणे बंधनकारक 
असतांना देखील सदर संस्थेचे लेखापरीक्षण करून घेण्यात आलेली 
नाही . कलम ७९ अंतर्गत वित्तीय वर्षाच्या समाप्तीनंतर निबंधकाकडे 
आर्थिक विवरण पत्रके सादर करणे बंधनकारक असताना देखील संस्थेने 
सादर केलेली नाही .. कलम ७५ अन्वये प्रत्येक वर्षात सर्वसाधारण 
सभा संस्थेला घेणेबंधनकारक असताना सदर सभा घेतल्याबाबत सर्वसाधारण 
सभेचे इतिवृत्त या कार्यालयास सादर केलेले नाही . दर पाच वर्षानी 
संस्थेला निवडणूक घेणेबंधनकारक असतांना निवडणूक घेण्यात आली 
नाही. महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, नियम व संस्थेची मंजूर 
उपविधी व वेळोवेळी निर्गमित करण्यात आलेल्या शासकीय परीपत्रातील 
तरतुदीनुसार संस्था चालविणे बंधनकारक आहे . परंतु सदर संस्थेने 
कोणत्याही नियमाचे पालन केल्याचे दिसून येत नाही. संस्थेने उपविधितील 
उद्देशाप्रमाणे कामकाज करणे बंद केलेले आहे . सदर संस्थेने शासनाच्या 
संकेत स्थळावर स्वतःची प्रोफाईल तयार केलेली नाही. तसेच स्वतःची 
प्रोफाईल तयार करून त्यामध्ये बंधनकारक असलेली माहिती अपलोड 
केलेली नाही . 


ज्याअर्थी, राज्य सहकारी कर्मचारी गृहनिर्माण सहकारी संस्था, मर्या., 
दत्तूपर , र . न . ३१४ ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१ ९ ६० व त्याखालील नियम १ ९ ६१ अंतर्गत नोंदणी झालेली 

असून सदर 
संस्थेचे कामकाज कायदा , नियम व उपविधीतील तरतुदीनुसार तसेच 
शासनाने वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या परिपत्रकानुसार चालणेबंधनकारक 
आहे, आणि, म्हणून वाचा क्र . २ अन्वये प्रशासक श्री . आर. एस . बोडखे , 
निरिक्षक महाराष्ट्र राज्य हौसिंग फायनान्स फेडरेशन लि ., महाराष्ट्र 
राज्य यांची प्रशासक म्हणून नियुक्ती करण्यात आलेली आहे . 


ज्याअर्थी, संस्थेचे पदाधिकारी तसेच सभासद संस्थेचे कामकाज 
चालवण्यास उत्सुक नाही व संस्थेने अधिनियमातील किंवा उपविधीतील 
नोंदणी व व्यवस्थापन याबाबतच्या कोणत्याही शर्तीचे अनुपालन करणे 
बंद केले आहे . 


त्याअर्थी, प्रशासकाचा कालावधी सहा महिण्याचा असुन मुदतीत 
निवडणूक घेणे अपेक्षित असताना प्रशासकाने निवडणूक घेण्याची कार्यवाही 
केलेली नाही. तसेच निवडणूक नियम २०१४ मध्ये हा कालावधी निर्धारित 
करण्यात आलेला आहे. तरी प्रशासकास मुदतीत निवडणूक घणेबंधनकारक 
असताना निवडणूक घेण्यात आली नाही . महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , नियम व संस्थेची मंजुर उपविधी व वेळोवेळी निर्गमित करण्यात 
आलेल्या शासकीय परिपत्रातील तरतूदीनुसार संस्था चालविणेबंधनकारक 
आहे. परंतू सदर प्रशासकाने कोणत्याही नियमाचे पालन केल्याचेदिसुन 


ज्याअर्थी, उक्त कायद्यानुसार समापन करण्यास पात्र आहे. अशी 
या कार्यालयाची खात्री झाली आहे . 


त्याअर्थी, खालीलप्रमाणे आदेश पारीत करण्यात येत आहे . 


आदेश 


येत नाही . 


क्रमांक सनिव -नियमन - अंतरीम आदेश-१०९१-२०१८. 


ज्याअर्थी, संस्थेचे सभासद संस्थेचे कामकाज चालवण्यास उत्सुक 
नाही व संस्थेने अधिनियमातील किंवा उपविधीतील नोंदणी व व्यवस्थापन 


याबाबतच्या कोणत्याही शर्तीचे अनुपालन करणे बंद केले आहे. 


ज्याअर्थी, उक्त कायद्यानुसार समापन करण्यास पात्र आहे. अशी 
या कार्यालयाची खात्री झाली आहे. 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १०२ ( १ ) 
तसेच 

महाराष्ट्र शासन , सहकार व वस्त्रोद्योग विभाग , मुंबई यांचेकडील 
शासन निर्णय क्रमांक सी.एस.एल. १४ ९३-११६२- सी.आर.-४७-१५ - सी , 
दिनांक ७ ऑगस्ट १९९ ३ अन्वये प्राप्त अधिकारानुसार मी , 
प्रकाश भजनी, सहाय्यक निबंधक , सहकारी संस्था , तालुका वर्धा विविध 
कार्यकारी सेवा सहकारी संस्था मर्या., तरोडा , र . नं . २७७, तालुका 
जिल्हा वर्धा ही संस्था वर नमूद कारणास्तव संस्थेचे समापन करण्याकरीता 
अवसायनचा अंतरीम आदेश पारीत करण्यात येत आहे . कलम १०३( १) 
मधील तरतुदीनुसार या संस्थेच्या अवसायकपदी श्री . एस . जी . निस्ताने , 
निरीक्षक , जि . म . स . बँक , वर्धा यांची नियुक्ती करीत आहे . 


त्याअर्थी, खालीलप्रमाणे आदेश पारीत करण्यात येत आहे. 


आदेश 


क्रमांक सनिव -नियमन- अंतरीम आदेश- ११०७-२०१८. 


सदर आदेश आज दिनांक ५ सप्टेंबर २०१८ रोजी माझ्या सही व 
शिक्क्यानिशी पारीत करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १०२ ( १ ) 
तसेच महाराष्ट्र शासन , सहकार व वस्त्रोद्योग विभाग , मुंबई यांचेकडील 
शासन निर्णय क्रमांक सी.एस.एल. १४ ९३-११६२- सी.आर.- ४७-१५- सी , 
दिनांक ७ ऑगस्ट १९९ ३ अन्वये प्राप्त अधिकारानुसार मी , प्रकाश 


दिनांक ५ सप्टेंबर २०१८ 


ना .- एक -६ ( १८३१ ). 


२२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, नोव्हेंबर १-७,२०१८ / कार्तिक १०-१६ , शके १९ ४० 


भजनी, सहाय्यक निबंधक , सहकारी संस्था , तालुका वर्धा राज्य सरकारी 
कर्मचारी गृहनिर्माण सहकारी संस्था मर्या., दत्तपूर , र. नं. ३१४ , तालुका 
जिल्हा वर्धा ही संस्था वर नमूद कारणास्तव संस्थेचे समापन करण्याकरीता 
अवसायनचा अंतरीम आदेश पारीत करण्यात येत आहे . कलम १०३( १ ) 
मधील तरतुदीनुसार या संस्थेच्या अवसायकपदी श्री . व्ही . डब्ल्यु. अड्रस्कर , 
लेखापरीक्षक श्रेणी-१ यांची नियुक्ती करीत आहे. 

सदर आदेश आज दिनांक ११ सप्टेंबर २०१८ रोजी माझ्या सही व 
शिक्क्यानिशी पारीत करण्यात येत आहे . 


तोटयात जात आहे . तसेच मागिल वर्षी पुर्णपणे सुतगिरणी बंद होती. 
त्यामुळे वसुली पुर्णपणे बंद आहे . एक वर्षापासून संस्थेचे ऑफीस 
पुर्णपणे बंद आहे . सर्व आर्थीक व्यवहार बंद असल्याने संस्था तोट्यात 
आहे . करिता वरिल बाबीमुळे संस्था अवसायनात घेण्यासंबंधीचा दिनांक 
३-८-२०१८ रोजी संस्थेच्या संचालक मंडळानी ठराव घेवुन संस्था 
अवसायनात घेण्याबाबत विनंती अर्ज या कार्यालयास सादर केलेला 


आहे . 


भाग १ ( ना . वि . पु.) म . शा . रा ., अ . क्र . ९९ ३ . 


क्रमांक सनिव - नोंदणी - ११०८-२०१८. 


ज्याअर्थी, संस्थेचे पदाधिकारी तसेच सभासद संस्थेचे कामकाज 
चालवण्यास उत्सुक नाही व संस्थेने अधिनियमातील किंवा उपविधीतील 
नोंदणी व व्यवस्थापन याबाबतच्या कोणत्याही शर्तीचे 

अनुपालन 

करणे 
बंद केले आहे . 


मी , प्रकाश भजनी , सहाय्यक निबंधक , सहकारी संस्था , तालुका वर्धा, 
जिल्हा वर्धा मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार या प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित 
करण्यात येते की , दत्तात्रय शॉपींग कॉम्प्लेक्स गाळेधारक देखभाल 
गृहनिर्माण सहकारी संस्था मर्या., नालवाडी, ता ., जिल्हा वर्धा ही संस्था 
महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचे अधिनियम क्रमांक २४ कलम ९( १) अन्वये 
नोंदविण्यात आलेली आहे. तो नोंदणी क्रमांक डब्ल्युडीए- डब्ल्युडीए 
एचएसजी - ३८७-२०१८-१९ , दिनांक ११- ९-२०१८ आहे . 


ज्याअर्थी, उक्त कायद्यानुसार समापन करण्यास पात्र आहे . अशी 
या कार्यालयाची खात्री झाली आहे. 


त्याअर्थी, खालीलप्रमाणे आदेश पारीत करण्यात येत आहे . 


आदेश 


उपनिर्दिष्ट अधिनियमामार्फत कलम १२( १ ) अन्वये महाराष्ट्र सहकारी 
संस्थांचे नियम , १९ ६१ मधील क्र . १०( १) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण 

गृहनिर्माण ” असून उपवर्गीकरण “ भाडेकरु सहभागीदारी गृहनिर्माण 
संस्था " आहे . 


“ 


क्रमांक सनिव -नियमन - अंतरीम आदेश - ११२४-२०१८. 


दिनांक ११ सप्टेंबर २०१८ . 


भाग १ ( ना . वि . पु .) म . शा . रा ., अ . क्र . ९९ ४. 


वाचा.- ( १) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम 

१०२( १ ) ( क ), ( २) व ( ४ ) अंतर्गत वैधानिक तरतूद . 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १०२ (१ ) 
तसेच महाराष्ट्र शासन , सहकार व वस्त्रोद्योग विभाग , मुंबई यांचेकडील 
शासन निर्णय क्रमांक सी.एस.एल. १४९३-११६२- सी.आर.- ४७-१५- सी , 
दिनांक ७ ऑगस्ट १९९ ३ अन्वये प्राप्त अधिकारानुसार मी , प्रकाश 
भजनी , सहाय्यक निबंधक , सहकारी संस्था , तालुका 

वर्धा शेतकरी सुतगिरणी 
कर्मचारी सहकारी पतसंस्था मर्या., सेवाग्राम , र. नं . ३०८ , तालुका 
जिल्हा वर्धा ही संस्था वर नमूद कारणास्तव संस्थेचे समापन करण्याकरीता 
अवसायनचा अंतरीम आदेश पारीत करण्यात येत आहे . कलम १०३( १ ) 
मधील तरतुदीनुसार या संस्थेच्या अवसायकपदी सौ . आश्लेषा समीर 
राऊत , सहकार अधिकारी श्रेणी-२ यांची नियुक्ती करीत आहे. 


( २ ) संस्थेचा दिनांक ३-८-२०१८ रोजीचा ठराव संस्था 


अवसायनात घेणेबाबत . 


सदर आदेश आज दिनांक १४ सप्टेंबर २०१८ रोजी माझ्या सही व 


ज्याअर्थी, शेतकारी सुतगिरणी कर्मचारी सहकारी पतसंस्था मर्या., 
सेवाग्राम , र . नं . ३०८ हि संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१ ९ ६० व त्याखालील नियम १९ ६१ अंतर्गत नोंदणी झालेली असून सदर 
संस्थेचे कामकाज कायदा , नियम व उपविधीतील तरतुदीनुसार तसेच 
शासनाने वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या परिपत्रकानुसार चालणेबंधनकारक 
आहे , आणि , 


शिक्क्यानिशी पारीत करण्यात येत आहे. 


प्रकाश भजनी , 


वर्धा : 


सहाय्यक निबंधक , 


ज्याअर्थी सुतगिरणी च्या पदाधिका-यांनी संस्था गेल्या चारवर्षात बंद 
चालु राहात असल्याने संस्थेच्या कर्जाची वसुली होत नसल्याने संस्था 


दिनांक १४ सप्टेंबर २०१८ . 


सहकारी संस्था , 

तालुका 


वर्धा. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, नोव्हेंबर १-७, २०१८/ कार्तिक १०-१६, शके १९४० 


२३ 


पुढील अधिसूचना असाधारण राजपत्र म्हणून त्यांच्यापुढे दर्शविलेल्या दिनांकांना प्रसिद्ध झालेल्या आहेत . 


२७ 


मंगळवार , ऑक्टोबर १६, २०१८ / आश्विन २४ , शके १९ ४० 


भाग १ ( असा .) ( ना . वि . पु.) म . शा . रा ., अ . क्र . ४६ . 

उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , यांजकडून 
भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ , अन्वये 
कलम ११( १ ) 

क्रमांक कलि .- उविअ- भूसंपा.- गो.प्र .- कावि -३११-२०१८. - 

ज्याअर्थी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) 
च्या कलम ३ च्या खंड ( ई) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन 
विभाग , क्रमांक संकीर्ण ११/ २०१४/प्र . क्र .७७/ अ -२, दिनांक १९ जानेवारी २०१५ ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा करण्यात आला 
आहे.) याद्वारे , असे अधिसूचित केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड- ओ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टर पेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरीता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात , अशा जिल्ह्याचा 
जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ; 

आणि , ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या, चंद्रपूर जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका-यास या सोबत जोडलेल्या अनुसूची एकमध्ये 
अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त जमीन ” असा करण्यात आला आहे .) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी (यात यापुढे 
ज्याचा निर्देश “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन ” असा केला आहे ) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे असे वाटते . ज्याच्या 
स्वरुपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-दोनमध्ये दिलेले आहे ; 

आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाचे कलम ११ च्या पोट- कलम ( १) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनीची 
उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमी संपादनाच्या अनुषंगाने बाधीत व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे यासोबत जोडलेल्या 
अनुसूची-तीनमध्ये दिलेली आहेत ( विस्थापन होणार असेल तर या अनुसूचीमध्ये कारणे नमूद करावीत) ; 

आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश या सोबत जोडलेल्या अनुसूची चारमध्ये दिलेला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट- कलम ( १) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 
या सोबत जाडलेल्या अनुसूची-पाचमध्ये दिलेला आहे . (नियुक्त करणे आवश्यक असेल तर या अनुसूचीमध्ये तपशील नमूद करावा); 


२४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, नोव्हेंबर १-७ , २०१८ / कार्तिक १०-१६, शके १९ ४० 


त्याअर्थी, आता , असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट- कलम (४ ) अनुसार कोणतीही व्यक्ती ही 
अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण ४ खालील कार्यवाही पुर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा अथवा 
तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही ; 


परंतु उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर जिल्हाधिका-यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करुन अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातुन सूट देता येईल ; 

परंतु , आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचेबुद्धीपुरःस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची 
जिल्हाधिका- याकडून भरपाई दिल्या जाणार नाही . 

तसेच उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट- कलम (५ ) अनुसार जिल्हाधिकारी भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई 
मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र) नियम २०१४ ( यात यापुढे ज्यांचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे.) याच्या नियम १० च्या 
उप नियम ( ३) द्वारे विहीत केल्याप्रमाणे भूमी अभिलेखाच्या अद्यावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे देखील घोषित करण्यात येत आहे ; 

आणि म्हणून, त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ) अन्वये समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिका-यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , ब्रम्हपूरी, जिल्हा चंद्रपूर यास पदनिर्देशित करीत आहे. 

अनुसूची- एक 


जमिनीचे वर्णन 


भूसंपादन प्रकरण क्रमांक १- एलए -६५-२०१८-२०१९ , गाव रानबोथली , तालुका ब्रम्हपुरी , जिल्हा चंद्रपूर प . ह. नं . १७. 
अ.क्र . 

सर्व्हे क्र . किंवा गट क्र . संपादनाखालील क्षेत्र ( अदमासे) 
( १ ) ( २ ) 

( ३ ) 
हे . 


आर 


१ 


४५ 


० ०८ 


२ 


१३७ 


००१ 


३ 


१३ ९ 


० २६ 


१४० 


० २१ 


१ ९ ८ 


० ०६ 


६ 


१ ९ ६ 


० ६४ 


७ 


१ ९ १ 


० ४४ 


८ 


१ ९ ७ 


०३९ 


एकूण 


२० ९ 


प्रकल्पाचे नाव 


: 


अनुसूची-दोन 
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण 
गोसेखुर्द राष्ट्रीय प्रकल्प . 
गोसेखुर्द राष्ट्रीय प्रकल्पातंर्गत उजवा कालव्यावरुन निर्गमित वितरीका क्र . ४ व त्वावरील लघुकालवा आर-१ 
कालव्याच्या कामाकरीता. 
गोसेखुर्द प्रकल्पामुळे १,९०,००० हे . आर क्षेत्रात सिंचनाचे लाभ प्राप्त होणार आहेत . 


प्रकल्प कार्याचे वर्णन 


: 


: 


समाजाला मिळणारे लाभ 
( आर्थिक रोजगार , पायाभूत 
सुविधा सोयीसुविधा याबाबत 
व इतर लाभासंबंधात ). 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , नोव्हेंबर १-७ , २०१८ / कार्तिक १०-१६ , शके १९ ४० 


२५ 


अनुसूची- तीन 


बाधित व्यक्तींचे विस्थापन 


: 


विस्थापित होत नाही . 


करण्यास भाग पाडणारी 


कारणे 


अनुसूची- चार 


सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश ( सामाजिक प्रभावनिर्धारण अभ्यास करणा- या अभिकरणाने दिलेला .) 


भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुर्नस्थापना करतांना वाजवी भरपाई व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ चे कलम-१० ( क) अन्वये महाराष्ट्र शासन , 
महसूल व वनविभाग, मंत्रालय , मुंबई यांची अधिसूचना दिनांक १३ मार्च २०१५ नुसार उक्त अधिनियमाचे प्रकरण २ व ३ यांच्या तरतुदी लागू करण्या 
पासून सूट देण्यात आली आहे . 


अनुसूची-पाच 


नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 


( अ ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिका - यांचे पदनाम 


: - निरंक 


( ब ) प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता 


: - निरंक . 


( क ) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे त्या अधिसूचनेचा तपशील : - निरंक . 


टीप 


: 


भूसंपादित जमिनीचा नकाशा उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , ब्रम्हपूरी , जिल्हा चंद्रपूर यांच्या कार्यालयात पाहण्यासाठी 
उपलब्ध आहे. 


भाग १ ( असा .) ( ना . वि . पु .) म . शा . रा ., अ . क्र . ४७. 

भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ , अन्वये 
कलम ११ ( १ ) 

क्रमांक कलि .- उविअ- भूसंपा .- गो.प्र.- कावि -३२६-२०१८ . - 

ज्याअर्थी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) 
च्या कलम ३ च्या खंड ( ई) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन 
विभाग , क्रमांक संकीर्णदिनांक ११/ २०१४/प्र . क्र .७७ / अ -२ , दिनांक १ ९ जानेवारी २०१५ ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा करण्यात 
आला आहे .) याद्वारे, असे अधिसूचित केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड- अ ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टर पेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरीता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात , अशा जिल्ह्याचा 
जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचेमानण्यात येईल ; 

आणि , ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या, चंद्रपूर जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका-यास या सोबत जोडलेल्या अनुसूची एक -मध्ये 
अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त जमीन ” असा करण्यात आला आहे.) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी ( यात यापुढे 
ज्याचा निर्देश “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन ” असा केला आहे) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे असे वाटते . ज्याच्या 
स्वरुपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-दोनमध्ये दिलेले आहे ; 
ना .- एक -७ ( १८३१). 


२६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , नोव्हेंबर १-७ , २०१८/ कार्तिक १०-१६ , शके १ ९ ४० 


आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाचे कलम ११ च्या पोट - कलम ( १) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनीची 
उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमी संपादनाच्या अनुषंगाने बाधीत व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे यासोबत जोडलेल्या 
अनुसूची-तीनमध्ये दिलेली आहेत (विस्थापन होणार असेल तर या अनुसूचीमध्ये कारणे नमूद करावीत ) ; 


आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश या सोबत जोडलेल्या अनुसूची चार-मध्ये दिलेला आहे 


आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट- कलम (१ ) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 
या सोबत जाडलेल्या अनुसूची-पाचमध्ये दिलेला आहे. (नियुक्त करणे आवश्यक असेल तर या अनुसूचीमध्ये तपशील नमूद करावा); 


त्याअर्थी, आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट -कलम (४ ) अनुसार कोणतीही व्यक्ती ही 
अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण ४ खालील कार्यवाही पुर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा अथवा 
तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही ; 


परंतु उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर जिल्हाधिका-यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करुन अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातुन सूट देता येईल ; 


परंतु, आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचेबुद्धीपुरःस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची 
जिल्हाधिका-याकडून भरपाई दिल्या जाणार नाही . 


तसेच उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट- कलम (५) अनुसार जिल्हाधिकारी भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई 
मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र) नियम २०१४ ( यात यापुढे ज्यांचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे.) याच्या नियम १० च्या 
उप नियम ( ३) द्वारे विहीत केल्याप्रमाणे भूमी अभिलेखाच्या अद्यावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे देखील घोषित करण्यात येत आहे ; 


आणि 

म्हणून , त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिका-यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, ब्रम्हपूरी, जिल्हा चंद्रपूर यास पदनिर्देशित करीत आहे. 


अनुसूची-एक 


जमिनीचे वर्णन 


२२ . 
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ४ - एलए -६५-२०१८-२०१९ , गाव गांगलवाडी , तालुका ब्रम्हपुरी , जिल्हा चंद्रपूर प . ह . नं . 
अ . क्र . 

सर्व्हे क्र . किंवा गट क्र . संपादनाखालील क्षेत्र ( अदमासे) 
( १ ) ( २) 

( ३ ) 
हे . 


आर 


१ 


० ५० 


३७७/१ 
३७७/२ 


२ 


३७८ 


००१ 


३ 


४२७ 


O 


४ 


४५० 


O 


एकूण 


० ५५ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, नोव्हेंबर १-७, २०१८/ कार्तिक १०-१६, शके १९४० 


२७ 


अनुसूची-दोन 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण 


प्रकल्पाचे नाव 


गोसोखुर्द राष्ट्रीय प्रकल्प . 


प्रकल्प कार्याचे वर्णन 


गोसोखुर्द राष्ट्रीय प्रकल्पातंर्गत उजवा कालव्यावरुन निर्गमित वितरीका क्र .७ कालव्याच्या कामाकरीता. 


समाजाला मिळणारे लाभ 


: - गोसीखुर्द प्रकल्पामुळे १,९०,००० हे . आर क्षेत्रात सिंचनाचे लाभ प्राप्त होणार आहेत. 


( आर्थिक रोजगार , पायाभूत 
सुविधा सोयीसुविधा याबाबत 
व इतर लाभासंबंधात ) . 


अनुसूची- तीन 


बाधित व्यक्तींचे विस्थापन 


विस्थापित होत नाही . 


करण्यास भाग पाडणारी 


कारणे 


अनुसूची- चार 


सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश ( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा- या अभिकरणाने दिलेला.) 


भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे कलम -१० ( क ) अन्वये महाराष्ट्र शासन , 
महसूल व वनविभाग , मंत्रालय , मुंबई यांची अधिसूचना दिनांक १३ मार्च २०१५ नुसार उक्त अधिनियमाचे प्रकरण २ व ३ यांच्या तरतुदी लागू करण्या 
पासून सूट देण्यात आली आहे . 


अनुसूची- पाच 


नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 


( अ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिका -यांचेपदनाम 


: - निरंक 


( ब ) प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता 


: - निरंक . 


( क ) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे त्या अधिसूचनेचा तपशील : 

: - निरंक . 


टीप :- भूसंपादित जमिनीचा नकाशा उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, ब्रम्हपूरी , जिल्हा चंद्रपूर यांच्या कार्यालयात पाहण्यासाठी 

उपलब्ध आहे. 


२८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, नोव्हेंबर १-७, २०१८/ कार्तिक १०-१६, शके १९४० 


भाग १ ( असा .) ( ना . वि . पु.), म . शा . रा ., अ. क्र . ४८ . 


भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा 

हक्क अधिनियम , २०१३ अन्वये कलम ११ ( १ ) . 


क्रमांक अ.कलि- उविअ- भूसंपा - गो.प्र .- कावि- ३२४-२०१८. 


ज्याअर्थी, भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ (२०१३ चा ३० ) 
याच्या कलम ३ च्या खंड (इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल 
व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण दिनांक ११-२०१४- प्र.क्र .७७- अ -२ , दिनांक १९ जानेवारी , २०१५ (यात यापुढेजिचा निर्देश “ उक्त अधिसूचना ” असा 
करण्यात आला आहे .) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड - ओ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या 
सार्वजनिक प्रयोजनासाठी , एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात , अशा जिल्ह्याचा 
जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचेमानण्यात येईल ; 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या चंद्रपूर जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका-यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एकमध्ये 
अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन ( यात यापुढे जिचानिर्देश “ उक्त जमीन ” असा करण्यात आला आहे ) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी ( यात यापुढे 
ज्याचा निर्देश “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन ” असा करण्यात आला आहे ) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे . असे 
वाटते, ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-दोनमध्ये दिलेले आहे ; 


आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम ( १) च्या तरतुदींन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनीची 
उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे . 


आणि ज्याअर्थी, सदहूं प्रस्तावित भूमी संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचेविस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे, यासोबत जोडलेल्या 
अधिसूची-तीनमध्ये दिलेली आहेत .( विस्तापन होणार असेल तर या अनुसूची मध्ये कारणे नमूद करावी ). 


आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - चारमध्ये दिलेला आहे . 


आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट - कलम ( १) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकांचा तपशील , 
यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-पाचमध्ये दिलेला आहे.(नियुक्ती करणे आवश्यक असेच तर या अनुसूची मध्ये तनशील नमूद करावा). 

त्याअर्थी, आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ४ अनुसार कोणतीही व्यक्ती, ही अधिसूचना 
प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा अथवा तिच्या 
भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भारनिर्माण करणार नाही. 


परंतु, उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर , जिल्हाधिका -यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रर्वतनातून सूट देता येईल . 

परंतु आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचेबुद्धीपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळेतिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची 
जिल्हाधिका-यांकडून भरपाई दिली जाणार नाही. 

तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम ( ५) अनुसार जिल्हाधिकारी, भूमि संपादन , पुर्नवसन व पुनर्वसाहत करताना उचित 
भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम , २०१४ (यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे ) यांच्या 
नियम १० च्या उप नियम (३) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमिअभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे 
देखील घोषित करण्यात येत आहे. 


आणि म्हणून, त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिका- यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी, तथा भूसंपादन अधिकारी, ब्रम्हपुरी, जि . चंद्रपूर . यास पदनिर्देशित करीत आहे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, नोव्हेंबर १-७ , २०१८/ कार्तिक १०-१६ , शके १ ९ ४० 


२ ९ 


अनुसूची - एक 

जमिनीचे वर्णन 
मौजा- मूई, तालुका-ब्रम्हपुरी , जिल्हा चंद्रपुर , प.ह.नं. २० . 
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ३ एलए -६५-२०१८-२०१९ , 
सर्व्हे क्रमांक किंवा गट क्रमांक 

संपादनाखालील क्षेत्र 
( २ ) 

( ३ ) 


अनुक्रमांक 
( १ ) 


हे . आर 


१ 


० ४० 


५५ 
१०३ 


२ 


० ९९ 


एकूण 


० ५ ९ 


अनुसूची - दोन 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


प्रकल्पाचे नाव 


प्रकल्पकार्याचे वर्णन 


: 


गोसीखुर्द राष्ट्रीय प्रकल्प 
गोसीखुर्द राष्ट्रीय प्रकल्पांतर्गत उजवा कालव्यावरुन निर्गमित वितरीका क्र.६ कालव्याच्या कामाकरीता. 
गोसीखुर्द प्रकल्पामुळे १,९०,००० हे. आर क्षेत्रात सिंचनाचे लाभ प्राप्त होणार आहेत . 


समाजाला मिळणारे लाभ 
( आर्थिक , रोजगार , पायाभूत 
सुविधा, सोयीसुविधा याबाबत व 
इतर लाभासंबंधात ) 


अनुसूची - तीन 


बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे 


विस्थापित होत नाही. 


अनुसूची- चार 
सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश : भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना वाजवी भरपाई व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , 
( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास २०१३ चे कलम -१०८( क ) अन्वये महाराष्ट्र शासन महसुल व वन विभाग, मंत्रालय , मुंबई 
करणा- या अभिकरणाने दिलेला ) यांची अधिसूचना दिनांक १३ मार्च, २०१५ नुसार उक्त अधिनियमाचे प्रकरण २ व ३ यांच्या तरतुदी 

लागू करण्या पासून सूट देण्यात आली आहे. 

अनुसूची - पाच 

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 
अ . प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिका-याचे पदनाम 

निरंक 


ब . प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता 


.. 


निरंक 


क . ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे 

त्या अधिसूचनेचा तपशील 


निरंक 


विशेष नोंद : -भूसंपादीत जमिनीचा नकाशा उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , ब्रम्हपुरी, जिल्हा चंद्रपूर यांच्या कार्यालयात 
पाहण्यासाठी उपलब्ध आहे . 
ना .- एक -८ ( १८३१ ). 


३० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, नोव्हेंबर १-७, २०१८/ कार्तिक १०-१६, शके १९४० 


भाग १ ( असा.) ( ना . वि . पु.), म . शा . रा . , अ. क्र . ४९ . 
भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा 

हक्क अधिनियम , २०१३ अन्वये कलम ११ ( १) . 


क्रमांक अ.कलि - उविअ- भूसंपा- गो.प्र .- कावि- ३२५-२०१८. 


ज्याअर्थी, भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ (२०१३ चा ३० ) 
याच्या कलम ३ च्या खंड (इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना , महसूल 
व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण दिनांक ११-२०१४- प्र.क्र . ७७- अ -२, दिनांक १९ जानेवारी , २०१५ ( यात यापुढेजिचा निर्देश “ उक्त अधिसूचना ” असा 
करण्यात आला आहे .) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड- ओ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या 
सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात , अशा जिल्ह्याचा 
जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचेमानण्यात येईल ; 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या चंद्रपूर जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका-यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एकमध्ये 
अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त जमीन ” असा करण्यात आला आहे ) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी ( यात यापुढे 
ज्याचा निर्देश “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन ” असा करण्यात आला आहे ) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे . असे 
वाटते , ज्याच्या स्वरूपाचेविवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-दोनमध्ये दिलेले आहे , 


आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट- कलम ( १) च्या तरतुदींन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनीची 
उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे . 


आणि ज्याअर्थी, सदहूं प्रस्तावित भूमी संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचेविस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे, यासोबत जोडलेल्या 
अधिसूची-तीनमध्ये दिलेली आहेत. (विस्थापन होणार असेल तर या अनुसूचीमध्ये कारणे नमूद करावी). 


आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- चारमध्ये दिलेला आहे. 


आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट - कलम (१ ) अन्वये पुर्नवसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकांचा तपशील , 
यासोबत जोडलेल्या अनुसूची -पाचमध्ये दिलेला आहे. (नियुक्ती करणे आवश्यक असेलतर या अनुसूची मध्ये तपशील नमूद करावा ). 

त्याअर्थी, आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम ४ अनुसार कोणतीही व्यक्ती, ही अधिसूचना 
प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा अथवा तिच्या 
भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही. 


परंतु, उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर , जिल्हाधिका- यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रर्वतनातून सूट देता येईल . 


परंतु आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुद्धीपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळेतिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची 
जिल्हाधिका-यांकडून भरपाई दिली जाणार नाही. 

तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम (५ ) अनुसार जिल्हाधिकारी, भूमिसंपादन, पुर्नवसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई 
मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र) नियम , २०१४ ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे ) यांच्या नियम १० 
च्या उप नियम (३) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमिअभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे देखील घोषित करण्यात येत आहे. 

आणि म्हणून, त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिका-यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, तथा भूसंपादन अधिकारी, ब्रम्हपुरी, जि . चंद्रपूर . यास 
पदनिर्देशित करीत आहे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, नोव्हेंबर १-७ , २०१८/ कार्तिक १०-१६ , शके १ ९ ४० 


३१ 


अनुसूची - एक 

जमिनीचे वर्णन 
गाव - चकबोथली , तालुका-ब्रम्हपुरी , जिल्हा चंद्रपूर , प.ह.नं. १७ . 

भूसंपादन प्रकरण क्रमांक २- अ- ६५-२०१८-२०१९, 
भूमापन किंवा गट क्रमांक 

संपादनाखालील क्षेत्र 
( २ ) 

( ३ ) 


अनुक्रमांक 
( १ ) 


हे . आर 


१ 


० ३० 


६ ९ 
२० 


२ 


० २५ 


३ 


२३ 


० १ ९ 


एकूण 


० ७४ 


प्रकल्पाचे नाव 


: 


अनुसूची -दोन 
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाचे विवरण 
गोसीखुर्द राष्ट्रीय प्रकल्प 
गोसीखुर्द राष्ट्रीय प्रकल्पांतर्गत उजवा कालव्यावरुन निर्गमित वितरीका क्र . ४ वरील लघुकालवा 
एल -२ कालव्याच्या कामाकरीता . 
गोसीखुर्द प्रकल्पामुळे १,९०,००० हे . आर क्षेत्रात सिंचनाचे लाभ प्राप्त होणार आहेत . 


प्रकल्पकार्याचे वर्णन 


: 


समाजाला मिळणारे लाभ 
( आर्थिक , रोजगार , पायाभूत 
सुविधा, सोयीसुविधा याबाबत व 
इतर लाभासंबंधात ) 


अनुसूची- तीन 
बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे 


विस्थापित होत नाही . 


अनुसूची - चार 
सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना वाजवी भरपाई व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , 
करणा - या सामाजिक प्रभाव 

२०१३ चे कलम १०( क) महाराष्ट्र शासन महसूल व वन विभाग , मंत्रालय मुंबई यांची अधिसूचना 
निर्धारणाचा सारांश 

दिनांक १३ मार्च, २०१५ नुसार उक्त अधिनियमाचेप्रकरण २ व ३ यांच्या तरतुदी लागू करण्यात 
पासून सूट देण्यात आली आहे. 

अनुसूची- पाच 

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 
अ. प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिका-याचे पदनाम 

निरंक 


ब . प्रशासनाच्या कार्यालयाचा पत्ता 


निरंक 


क . ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे 
त्या अधिसूचनेचा तपशील 

निरंक 
विशेष नोंद : -भूसंपादित जमिनीचा नकाशा उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, ब्रम्हपुरी , जिल्हा चंद्रपूर यांच्या 
कार्यालयात पाहण्यासाठी उपलब्ध आहे . 


३२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, नोव्हेंबर १-७, २०१८ / कार्तिक १०-१६ , शके १९ ४० 


भाग १ ( असा .) ( ना . वि . पु .), म. शा . रा ., अ. क्र . ५० . 
भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ , अन्वये 
कलम ११ ( १ ) 

क्रमांक कलि .- उविअ -भूसंपा -गो.प्र.- कावि - ३३०-२०१८. 

ज्याअर्थी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ (२०१३ चा 
३० ) याच्या कलम ३ च्या खंड ( ई) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना , 
महसूल व वन, विभाग क्र . संकिर्ण ११-२०१४ -प्र.क्र . ७७ - अ-२, दिनांक १९ जानेवारी २०१५ ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा 
करण्यात आला आहे ) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड - ओ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या 
सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात , अशा जिल्ह्याचा 
जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समूचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समूचित शासन असलेल्या, चंद्रपूर जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका-यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एक मध्ये 
अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन (यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त जमीन ” असा करण्यात आला आहे) सार्वजनिक प्रयोजनाकरीता (यात यापुढे 
ज्याचा निर्देश “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन ” असा करण्यात आला आहे ) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे असे 
वाटते. ज्याचे स्वरूपाचेविवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- दोन मध्ये दिलेली आहे; 

आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट- कलम ( १) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनीची 
उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमी संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-तीन 
मध्येदिलेले आहे . (विस्थापन होणार असेल तर या अनुसूचीमध्ये कारणे नमूद करावी) ; 

आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- चार मध्ये दिलेला आहे; 

आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट- कलम ( १) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील , 
यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-पाच मध्येदिलेला आहे. (नियुक्ती करणे आवश्यक असेल तर या अनुसूचीमध्ये तपशील नमूद करावा); 

त्याअर्थी, आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट -कलम ( ४) नुसार कोणतीही व्यक्ती , ही 
अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा 
अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही : 

परंतु , उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यास, जिल्हाधिका- यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल . 

परंतु आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने, या तरतुदीचेबुद्धीपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची 
जिल्हाधिका -यांकडून भरपाई दिली जाणार नाही. 

तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट- कलम (५ ) अनुसार, जिल्हाधिकारी, भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित 
भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम , २०१४ ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे ) याच्या 
नियम १० च्या उप -नियम ( ३) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे 
देखील घोषित करण्यात येत आहे. 

आणि म्हणून , त्याअर्थी, आता उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त 
अधिनियमाखालील जिल्हाधिका -यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, ब्रम्हपूरी, जि . चंद्रपूर यास पदनिर्देशित 
करीत आहे. 

अनुसूची- एक 

जमिनीचे वर्णन 
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ७-एलए -६५-२०१८-२०१९, गाव - वान्द्रा , तालुका ब्रम्हपूरी, जिल्हा - चंद्रपूर , प. ह. नं . २४ 

अ.क्र . सर्व्हे क्र . किंवा गट क्र . 

संपादनाखालील क्षेत्र 

( अदमासे ) 
( १ ) ( २ ) 

( ३ ) 


हे . आर 


१ 


३ ९ २ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, नोव्हेंबर १-७, २०१८ / कार्तिक १०-१६ , शके १९४० 


३३ 


अनुसूची -एक चालू 
( २ ) 


( १ ) 


( ३ ) 


हे . आर 


२ 


३ ९ ४ 


० २५ 


३ 


४१० 


० १८ 


४ 


४११ 


० ११ 


५ 


२३१ 


० ०१ 


६ 


२३२ 


० ११ 


७ 


२३३ 


० २६ 


८ 


३८३ 


० २६ 


९ 


३२५ 


००७ 


१० 


३२६ 


० १८ 


११ 


३७४ 


० २३ 


१२ 


३१५ 


० २२ 


एकूण 


१ ९ १ 


अनुसूची- दोन 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाचे विवरण 
प्रकल्पाचे नाव 

गोसीखुर्द राष्ट्रीय प्रकल्प . 
प्रकल्प कार्याचे वर्णन 

: - गोसीखुर्द राष्ट्रीय प्रकल्पांतर्गत उजव्या कालव्यावरून निर्गमित वितरीका क्र . ८ वरील 

लघु कालवा आर-६ व त्यावरील उपलघुकालवा आर-१ व आर-२ कालव्याच्या 

कामाकरीता . 
समाजाला मिळणारे लाभ ( आर्थिक रोजगार , पायाभूत गोसीखुर्द प्रकल्पामुळे १,९०,००० हे . आर क्षेत्रात सिंचनाचे लाभ प्राप्त होणार आहेत . 
सुविधा, सोयीसुविधा याबाबत व इतर लाभासंबंधात ) 

अनुसूची- तीन 
बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे 

विस्थापित होत नाही . 

अनुसूची- चार 
सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश 

भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई व पारदर्शकतेचा 
( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा- या 

हक्क अधिनियम , २०१३ चे कलम १०( क ) अन्वये महाराष्ट्र शासन , महसूल व 
अभिकरणाने दिलेला ) 

वन विभाग , मंत्रालय , मुंबई यांची अधिसूचना दिनांक १३ मार्च २०१५ नुसार उक्त 
अधिनियमाचेप्रकरण २ व ३ यांच्या तरतुदी लागू करण्यापासून सूट देण्यात आली आहे. 

अनुसूची - पाच 

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 
( अ ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या : निरंक 

अधिका-याचे पदनाम 
( ब ) प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता 

निरंक 
( क ) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाचीनियुक्ती निरंक 

करण्यात आली आहे त्या अधिसूचनेचा 

तपशील . 
विशेष नोंद : - भूसंपादित जमिनीचा नकाशा उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, ब्रम्हपूरी, जि . चंद्रपूर यांच्या कार्यालयात पाहण्यासाठी 

उपलब्ध आहे. 
ना - एक - ९ ( १८३१ ). 


: 


३४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, नोव्हेंबर १-७, २०१८ / कार्तिक १०-१६ , शके १९ ४० 


भाग १ ( असा .) ( ना . वि . पु .), म. शा . रा ., अ. क्र . ५१ . 
भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ , अन्वये 
कलम ११ ( १ ) 

क्रमांक कलि .- उविअ - भूसंपा -गो.प्र .- कावि - ३२८-२०१८. 

ज्याअर्थी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ (२०१३ चा 
३० ) याच्या कलम ३ च्या खंड ( ई) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना , 
महसूल व वन, विभाग क्र . संकिर्ण ११-२०१४ -प्र.क्र . ७७ - अ-२, दिनांक १९ जानेवारी २०१५ ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा 
करण्यात आला आहे ) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड - ओ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या 
सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात , अशा जिल्ह्याचा 
जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समूचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समूचित शासन असलेल्या, चंद्रपूर जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका-यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एक मध्ये 
अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन (यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त जमीन ” असा करण्यात आला आहे) सार्वजनिक प्रयोजनाकरीता (यात यापुढे 
ज्याचा निर्देश “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन ” असा करण्यात आला आहे ) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे असे 
वाटते. ज्याचे स्वरूपाचेविवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- दोन मध्ये दिलेली आहे; 

आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट- कलम ( १) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनीची 
उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमी संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-तीन 
मध्येदिलेले आहे . (विस्थापन होणार असेल तर या अनुसूचीमध्ये कारणे नमूद करावी) ; 

आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- चार मध्ये दिलेला आहे; 

आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट- कलम ( १) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील , 
यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-पाच मध्येदिलेला आहे. (नियुक्ती करणे आवश्यक असेल तर या अनुसूचीमध्ये तपशील नमूद करावा); 

त्याअर्थी, आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट -कलम ( ४) नुसार कोणतीही व्यक्ती , ही 
अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा 
अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही : 

परंतु , उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यास, जिल्हाधिका- यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल . 

परंतु आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने, या तरतुदीचेबुद्धीपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची 
जिल्हाधिका -यांकडून भरपाई दिली जाणार नाही. 

तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट- कलम (५ ) अनुसार, जिल्हाधिकारी, भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित 
भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम , २०१४ ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे ) याच्या 
नियम १० च्या उप -नियम ( ३) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे 
देखील घोषित करण्यात येत आहे. 

आणि म्हणून , त्याअर्थी, आता उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त 
अधिनियमाखालील जिल्हाधिका -यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, ब्रम्हपूरी, जि . चंद्रपूर यास पदनिर्देशित 
करीत आहे. 

अनुसूची- एक 

जमिनीचे वर्णन 
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ६-एलए-६५-२०१८-२०१९ , गाव - आक्सापूर , तालुका ब्रम्हपूरी , जिल्हा - चंद्रपूर, प . ह . नं . २३ 
अ.क्र . सर्व्हे क्र . किंवा गट क्र . 

संपादनाखालील क्षेत्र 

( अदमासे ) 
( १ ) ( २ ) 

( ३ ) 


हे . आर 


१ 


१४७ 


० २५ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, नोव्हेंबर १-७, २०१८ / कार्तिक १०-१६ , शके १९४० 


३५ 


अनुसूची -एक चालू 
( २ ) 


( १ ) 


( ३ ) 


हे . आर 


२ 


१४० 


० १२ 


३ 


१५३ 


० १० 


४ 


१३८ 


० ११ 


५ 


१११ 


००१ 


६ 


११२ 


० १३ 


७ 


१७२ 


० १५ 


८ 


१७३ 


९ 


१४४ 


० ११ 


एकूण 


१०० 


: 


अनुसूची-दोन 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाचे विवरण 
प्रकल्पाचे नाव 

गोसीखुर्द राष्ट्रीय प्रकल्प . 
प्रकल्प कार्याचे वर्णन 

: - गोसीखुर्द राष्ट्रीय प्रकल्पांतर्गत उजव्या कालव्यावरून निर्गमित वितरीका क्र . ८ वरील 

लघु कालवा आर-५ व त्यावरील उपलघुकालवा आर-१ कालव्याच्या कामाकरीता. 
समाजाला मिळणारे लाभ ( आर्थिक रोजगार , पायाभूत गोसीखुर्द प्रकट 

प्रकल्पामुळे १,९ ०,००० हे . आर. क्षेत्रात सिंचनाचे लाभ प्राप्त होणार आहेत . 
सुविधा , सोयीसुविधा याबाबत व इतर लाभासंबंधात ) 

अनुसूची- तीन 
बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे 

विस्थापित होत नाही . 

अनुसूची- चार 
सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश 

भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई व पारदर्शकतेचा 
( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा- या 

हक्क अधिनियम , २०१३ चे कलम १०( क ) अन्वये महाराष्ट्र शासन , महसूल व 
अभिकरणाने दिलेला ) 

वन विभाग , मंत्रालय , मुंबई यांची अधिसूचना दिनांक १३ मार्च २०१५ नुसार उक्त 
अधिनियमाचेप्रकरण २ व ३ यांच्या तरतुदी लागू करण्यापासून सूट देण्यात आली 
आहे. 

अनुसूची - पाच 

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 
( अ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या : निरंक 

अधिका- याचे पदनाम 
( ब ) प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता 

निरंक 
( क ) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती निरंक 

करण्यात आली आहे त्या अधिसूचनेचा 

तपशील . 
विशेष नोंद : - भूसंपादित जमिनीचा नकाशा उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , ब्रम्हपूरी, जि . चंद्रपूर यांच्या कार्यालयात पाहण्यासाठी 

उपलब्ध आहे . 


: 


३६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , नोव्हेंबर १-७ , २०१८/ कार्तिक १०-१६, शके १९ ४० 


भाग १ ( असा .) ( ना . वि . पु .) म . शा . रा ., अ . क्र . ५२ . 


भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि 

पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ 


क्रमांक कलि - उविअ - भूसंपा .- गो.प्र .- कावि -३२९ -२०१८ . - 


ज्याअर्थी, भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ (२०१३ चा ३० ) 
याच्या कलम ३ च्या खंड ( इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल व 
वनविभाग क्रमांक संकिर्ण ११-२०१४-प्र.क्र .७७- अ-२, दिनांक १९ जानेवारी , २०१५ ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा करण्यात 
आला आहे.) याद्वारे असे अधिसूचीत केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड ओ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी , एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टर पेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात , अशा जिल्ह्याचा 
जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचेमानण्यात येईल ; 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या चंद्रपूर जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका-यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- एक मध्ये 
अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त जमीन ” असा करण्यात आला आहे) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी ( यात यापुढे 
ज्याचा निर्देश “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन ” असा करण्यात आला आहे ) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे . असे 
वाटते, ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-दोन मध्ये दिलेले आहे ; 


आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट- कलम (१) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनीची 
उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमी संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची 
तीन मध्ये दिलेली आहेत . (विस्थापन होणार असेल तर या अनुसूचीमध्ये कारणे नमूद करावीत ) ; 


आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- चार मध्ये दिलेला आहे; 

आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट- कलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पूनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकांचा तपशील , यासोबत 
जोडलेल्या अनुसूची-पाच मध्ये दिलेला आहे . (नियुक्ती करणे आवश्यक असेल तर , या अनुसूचीमध्ये तपशील नमूद करावा); 


त्याअर्थी, आता , असे घोषीत करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट कलम (४ ) अनुसार कोणतीही व्यक्ती ही 
अधिसूचना प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा अथवा 
तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भारनिर्माण करणार नाही . 


परंतु , उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर जिल्हाधिका-यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रर्वतनातून सूट देता येईल . 


परंतु आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने, या तरतुदीचे बुध्दीपुरस्पर उल्लंघन केल्यामुळेतिला झालेल्या कोणत्याही हानीचीकिंवा क्षतीची 
जिल्हाधिकारी यांचेकडुन भरपाई दिली जाणार नाही. 


तसेच उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट- कलम (५ ) अनुसार जिल्हाधिकारी भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई 
मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र) नियम , २०१४ ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे ) याच्या नियम 
१० च्या उप-नियम (३) द्वारे विहीत केल्याप्रमाणे भूमी अभिलेखाच्या अद्यावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचेव पूर्ण करणार असल्याचे देखील 
घोषित करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , नोव्हेंबर १-७ , २०१८ / कार्तिक १०-१६ , शके १९ ४० 


३७ 


आणि म्हणून त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ) अन्वये समुचित शासन असलेल्या जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिका -यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, ब्रम्हपूरी, जि . चंद्रपूर यास पदनिर्देशित करीत आहे . 


अनुसूची - एक 


जमिनीचे वर्णन 


भूसंपादन प्रकरण क्रमांक -८ - एलए- ६५-२०१८-२०१९ , गावाचे नाव : बुधेवाडा तालुका ब्रम्हपूरी , जिल्हा चंद्रपूर , प.ह.नं .२५ 


अ.क्र . 


सर्व्हे क्र . किंवा गट क्र . 

( २ ) 


संपादनाखालील ( क्षेत्र ) ( अदमासे ) 

( ३ ) 


( १ ) 


हे . आर 


१ 


३ ९ / २ 


O 


२ 


३८ 


३७ 


० ०१ 


w 


एकूण . 


० ०७ 


अनुसूची - दोन 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


प्रकल्पाचे नाव 

गोसीखुर्द राष्ट्रीय प्रकल्प . 
प्रकल्पाचे वर्णन 

प्रगोसीखुर्द राट्रीय प्रकल्पांतर्गत उजवा कालव्यावरुन निर्गमित वितरीका क्र.७ कालव्याच्या कामाकरिता. 
समाजाला मिळणारे लाभ आर्थिक -गोसीखुर्द प्रकल्पामुळे १,९ ०,००० हे . आर. क्षेत्रात सिंचनाचे लाभ प्राप्त होणार आहेत. 
रोजगार ,पायाभुत सुविधा सोयीसुविधा 


: 


याबाबत व इतर लाभासंबंधात . 


अनुसूची - तीन 


बाधित व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे 


विस्थापित होत नाही . 


सामाजिक प्रभावा निर्धारण अभ्यास 
करणा- या अभिकरणाने दिलेला : 


अनुसूची - चार 
सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश 

भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई 
मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे कलम 
१०( क ) अन्वये महाराष्ट्र शासन , महसूल व वनविभाग , मंत्रालय , 
मुंबई यांची अधिसूचना दिनांक १३ मार्च २०१५ नुसार उक्त 
अधिनियमाचेप्रकरण २ व ३ यांच्या तरतूदी लागू करण्यापासून 
सूट देण्यात आली आहे . 


ना .- एक -१० ( १८३१ ). 


३८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, नोव्हेंबर १-७, २०१८/ कार्तिक १०-१६, शके १९४० 


अनुसूची -पाच 
नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 


अ . प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिका -याचे पदनाम : 


निरंक 


ब . प्रशासनाच्या कार्यालयाचा पत्ता : 


निरंक 


क . ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे 

त्या अधिसूचनेचा तपशील : 


निरंक 


विशेष नोंद 


भूसंपादीत जमिनीच्या नकाशा उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , ब्रम्हपूरी, जि . चंद्रपूर यांच्या कार्यालयात 
पाहण्यासाठी उपलब्ध आहे . 


भाग १ ( असा .) ( ना . वि . पु .) म . शा . रा ., अ. क्र . ५३. 

भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि 

पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ , अन्वये कलम ११ ( १ ) 


क्रमांक कलि - उविअ- भूसंपा .- गो.प्र .- कावि- ३२७-२०१८ . – 


व 


ज्याअर्थी, भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) 
याच्या कलम ३ च्या खंड ( इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल 
वनविभाग क्रमांक संकिर्ण ११-२०१४-प्र.क्र .७७- अ -२ , दिनांक १ ९ जानेवारी , २०१५ ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा करण्यात 
आला आहे .) याद्वारे असे अधिसूचीत केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड अ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी , एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टर पेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात , अशा जिल्ह्याचा 
जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ; 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या चंद्रपूर जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका-यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एक मध्ये 
अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त जमीन ” असा करण्यात आला आहे) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी ( यात यापुढे 
ज्याचा निर्देश “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन ” असा करण्यात आला आहे ) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे . असे 
वाटते , ज्याच्या स्वरूपाचेविवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- दोन मध्ये दिलेले आहे ; 


आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट- कलम ( १) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनीची 
उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमी संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची 
तीन मध्ये दिलेली आहे. (विस्थापन होणार असेल तर या अनुसूचीमध्ये कारणे नमूद करावीत); 

आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- चार मध्ये दिलेला आहे; 

आणि ज्याअर्थी,कलम ४३ च्या पोट- कलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पूनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकांचा तपशील, यासोबत 
जोडलेल्या अनुसूची-पाच मध्ये दिलेला आहे . (नियुक्ती करणे आवश्यक असेल तर, या अनुसूचीमध्ये तपशील नमूद करावा); 

त्याअर्थी, आता, असे घोषीत करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( ४) अनुसार कोणतीही व्यक्ती ही 
अधिसूचना प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा अथवा 
तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , नोव्हेंबर १-७, २०१८/ कार्तिक १०-१६ , शके १९ ४० 


३ ९ 


परंतु , उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर जिल्हाधिका- यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल . 

परंतु आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने, या तरतुदीचे बुध्दीपुरस्पर उल्लंघन केल्यामुळेतिला झालेल्या कोणत्याही हानीचीकिंवा क्षतीची 
जिल्हाधिकारी यांचेकडुन भरपाई दिली जाणार नाही. 

तसेच उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट- कलम ( ५) अनुसार जिल्हाधिकारी भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई 
मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम , २०१४ ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे ) याच्या नियम 
१० च्या उप-नियम ( ३) द्वारे विहीत केल्याप्रमाणे भूमी अभिलेखाच्या अद्यावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे देखील घोषित करण्यात येत आहे . 
आणि 

म्हणून त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ) अन्वये समुचित शासन असलेल्या जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिका-यांची कार्येपार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, ब्रम्हपूरी, जि . चंद्रपूर यास पदनिर्देशित करीत आहे . 


अनुसूची - एक 


जमिनीचे वर्णन 


भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ५ एलए-६५-२०१८-२०१९ गावाचे नाव : तळोधी खुर्द, तालुका- ब्रम्हपूरी , जिल्हा चंद्रपूर, प.ह.नं. २२. 


अ.क्र . 


सर्व्हे क्र . किंवा गट क्र . 

( २ ) 


संपादनाखालील क्षेत्र ( अदमासे) 

( ३ ) 


( १ ) 


हे . आर 


१ 


१८२ 


००१ 


२ 


२०२ 


३ 


२१६ 


० १५ 


४ 


२६८ 


० ७ ९ 


५ 


२७३ 


० २४ 


६ 


२७६ 


० १८ 


७ 


२८३ 


० ३० 


एकूण 


१६९ 


अनुसूची - दोन 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


: 


प्रकल्पाचे नाव 

गोसीखुर्द राष्ट्रीय प्रकल्प. 
प्रकल्पकार्यांचे वर्णन 

गोसीखुर्द राष्ट्रीय प्रकल्पांतर्गत उजवा कालव्यावरुन निर्गमित वितरीका क्र.७ कालव्याच्या कामाकरीता. 
समाजाला मिळणारे लाभ आर्थिक 

गोसीखुर्द प्रकल्पामुळे १,९ ०,००० हे . आर क्षेत्रात सिंचनाचे लाभ प्राप्त होणार आहे. 
रोजगार, पायाभूत सुविधा, सोयीसुविधा याबाबत व इतर लाभासंबंधात 


४० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , नोव्हेंबर १-७ , २०१८/ कार्तिक १०-१६, शके १९ ४० 


अनुसूची - तीन 


बाधित व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे 


विस्थापित होत नाही . 


अनुसूची - चार 


सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश 


सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा- या 


अभिकरणाने दिलेला : 


- 


भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई 
मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे कलम 
१० ( क ) अन्वये महाराष्ट्र शासन , महसूल व वनविभाग , मंत्रालय , 
मुंबई यांची अधिसूचना दिनांक १३ मार्च २०१५ नुसार उक्त 
अधिनियमाचे प्रकरण २ व ३ यांच्या तरतूदी लागू करण्यापासून 
सूट देण्यात आली आहे. 


अनुसूची -पाच 


नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 


अ . प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिका-याचे पदनाम : 


निरंक 


ब . प्रशासनाच्या कार्यालयाचा पत्ता : 


निरंक 


क . ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे 

त्या अधिसूचनेचा तपशील : 


निरंक 


: 


विशेष नोंद : भूसंपादीत जमिनीच्या नकाशा उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , ब्रम्हपूरी, जि . चंद्रपूर यांच्या कार्यालयात 

पाहण्यासाठी उपलब्ध आहे . 


ब्रम्हपूरी : 
दिनांक १२ ऑक्टोबर , २०१८ 


( अवाच्य ), 
उपविभागीय अधिकारी तथा 
भूसंपादन अधिकारी, ब्रम्हपूरी . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, नोव्हेंबर १-७ , २०१८/ कार्तिक १०-१६, शके १९ ४० 


४१ 


२८ 


शुक्रवार , ऑक्टोबर १९ , २०१८/ आश्विन २७ , 


शके १ ९ ४० 


भाग १ ( असा .) ( ना . वि . पु.) म . शा . रा ., अ . क्र . ५४ . 

उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन क्रमांक ३) , यांजकडून 


भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा 

स्वक अधिनियम , २०५३ अन्वये १५( 4) 


क्रमांक अ.का. - उपजि - भूसंक ३- कावि -८१८-२०१८. 


ज्याअर्थी, भूमी संपादन, गुनासना या गुनासाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शयनोचा हत्या अधिनियन , २०५३ (२०१३ चा ) 
याच्या कलम ३ च्या खंड ( इ) च्या परंतु काहारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल 
व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण ११-२०१४-प्र.क्र.७७- अ -२ , दिनांक १९ जानेवारी, २०१५ ( यात यापुढे जिचा निर्देश " उक्त अधिसूचना " असा करण्यात 
आला आहे.) याद्वारे असे अधिसुचित केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी, एखाद्या जिल्ह्यातील 

धक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात, अशाजिल्यावा जिल्हाधिकारी 
हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचेमानण्यात येईल : 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या नागपूर जिल्ल्याच्या जिल्हाधिका-यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची एकमध्ये 
अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन ( यात यामुढे जिचा निर्देश “ उक्त जमीन " असा करण्यात आला आहे) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी ( यात यापुढे 
ज्याचा निर्देश उक्त सार्वजनिक प्रयोजन " असा करण्यात आला आहे) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे . असे 
चाटते, ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची दोनमध्ये दिलेले आहे. आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट- कलम ( १) च्या 
तरतुदी- नये गाद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , जमक्ष जमिनीची उक्त सार्थजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे : 


आणि ज्याअर्थी, सदई प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे , यासोबत जोडलेल्या 
अनुसूची-तीनमध्ये दिलेली आहेत, (विस्थापन होणार असेल तर या अनुसूचीमध्ये कारणे नमूद करावी ) : 


ना .- एक -११ ( १८३१ ) . 


४२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, नोव्हेंबर १-७, २०१८/ कार्तिक १०-१६, शके १९४० 


आणि ज्याअथीं, सामाजिक परिणामनिर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- चारमध्ये दिलेला आहे , 

आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट -कलम ( १) अन्वये पुर्नवसन व पुनर्वसाइत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकांचा तपशील , 
यासोबत जोजलेल्या अनुसूची-पाचमध्ये दिलेला आहे.(नियुक्त करणे आवश्यक असेल तर या अनुसूचीमध्ये तपशील नमूद करावा). 

त्याअर्थी, आता. असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या कलम ४ अनुसार कोणतीही व्यक्ती, ही अधिसूचना 
प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासुन ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा अथवा तिच्या 
भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भारनिर्माण करणार नाही , 


परंतु, उन्नत जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर, जिल्हाधिका- यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमुद करून अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या पर्वतनातून सुट देता येईल . 

परंतु आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचेबुद्धीपुररसर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीचीकिंचा वातीची 
जिल्हाधिका-यांकडून भरपाई दिली जाणार नाही, 

तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (५) अनुसार जिल्हाधिकारी, भूमि संपादन, पुर्नवसन व पुनर्वसाहत करताना उचित 
भारपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम, २०१४ ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश " उक्त नियम " असा करण्यात आला आहे) यांच्या 
नियम १० च्या आप नियम ( ३) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पुर्ण धारणार असल्याचे 
देखील घोषित करण्यात येत आहे . 


आणि म्हणून , 


त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या जंज ( छ) अन्चये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिका- यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी श्री . रविंद्र कुंभारे , उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन क्र .३),विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ, नागपूर यास 
पदनिर्देशित करीत आहे 


अनुसूची- एक 
जमिनीचे वर्णन 


भुसंपादन प्रकरण क्रमांक १ - अ- ६५-२०१७-२०१८ , प.ह.नं. ७ . 

मौजा-पेंढरी, तालुका-भिवापूर, जिल्हा नागपूर. 
सन्हें क्रमांक किंवा गट क्रमांक 

संपादनाखालील क्षेत्र 


अनुक्रमांक 
( १) 


है . आर 


१ 


२ 


३ 


९ / १ 


04 


अनुसूची-दोन 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


प्रकल्पाचे नाव 


गोसेखुर्द प्रकल्प. 


प्रकाल्प कार्याचे वर्णन 


- मोखाबर्डी उपसा सिंचन योजनेंतर्गत पेंडरी मोखाळा वितरीकेवरील लपू कालचा उजवा आर-२ च्या 


दांधकामाकरीता. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , नोव्हेंबर १-७ , २०१८/ कार्तिक १०-१६ , शके १ ९ ४० 


४३ 


समाजाला मिळणारे लाभ 


- मोखाबी उपसा सिंचन योजना गोसेखुर्द राष्ट्रीय प्रकल्पाअंतर्गत असून योजनेची सिंचन क्षमता 
निर्मीतीचे उद्दिष्ट साध्य करणेसाठी कालव्याचे काम पूर्ण करणे आवश्यक आहे . याचा लाम 
सार्वजनिक पाणीपुरवठा, उद्योगधंदे व शेतजमीनीला होणार आहे . 


अनुसूची - तीन 


बाधित व्यक्तींचेविस्थापन करण्यास : 


विस्थापित होत नाही . 


भाग पाडणारी कारणे 


अनुसूची - चार 
सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश : भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना वाजवी भरपाई निळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क 
( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास अधिनियम, २०१३ चे कलम १० ( क ) अन्वये महाराष्ट्र शासन महसूल व वन विभाग , मंत्रालय 
करणा- या अभिकरणाने दिलेला ) मुंबई यांची अधिसूचना दिनांक १३ मार्च, २०१५ नुसार उक्त अधिनियमाचे प्रकरण २ व ३ 

यांच्या तरतुदी लागू करण्यापासून सुट देण्यात आली आहे. 

अनुसूची-पाच 

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 
अ . प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिका-याचे पदनाम 


ब . प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता 


निरंक 


|| 


निरक 


क . ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे 

त्या अधिसूचनेचा तपशील . 


टीप : - जबत्त जमिनीच्या आराखड्याचे उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन क्र .३),विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ नागपूर यांचे कार्यालयामध्ये 
निरीक्षण करता येईल . 


भाग १ ( असा.) ( ना . वि . पु.) म. शा. रा..अ. क्र . ५५ . 


भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा 

हक्क अधिनियम , २०१३ अन्वये ११( १ ) 


काक अ.का -उपजि - भूसंक -३ कावि-२०३-२०१८. 


ज्याअर्थी, भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहता मारताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) 
याच्या कलम ३ च्या खंड ( इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना , महसूल 
व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण ११-२०१४ - प्र.क्र . ७१- अ-२, दिनांक पर जानेवारी, २०१५ ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त अधिसूचना " असा करण्यात 
आला आहे . याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड- ओ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी, एखाद्या जिल्ह्यातीलपहेबटरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्रामारिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात, अशाजित्याचा जिल्हाधिकारी 
हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल : 


४४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, नोव्हेंबर १-७, २०१८/ कार्तिक १०-१६, शके १९४० 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या नागपूर जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका- यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एक मध्ये 
अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन (यात यापुढे जिचा निर्देश " उक्त जमीन " असा करण्यात आला आहे) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी ( यात यापुढे 
ज्याचा निर्देश " उक्त सार्वजनिक प्रयोजन " असा करण्यात आला आहे ) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे . असे 
वाटते, ज्याच्या स्वरूपाचेविवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- दोन मध्ये दिलेले आहे . आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या मालम पप च्या मोट-कलम 
( १) च्या तरतुदींन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनीची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, सदई प्रस्तावित भूमी संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचेविस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे, यासोबत जोडलेल्या 
अधिसूची- तीन मध्ये दिलेली आहेत. विस्थापन होणार असेल तर या अनुसूचीमध्ये कारणे 


नमूद करावी ) 


आणि अन्याअर्थी, सामाजिक परिणामनिर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसुची- चार मध्ये दिलेला आहे 


आणि ज्याअर्थी कालम ४३ च्या मोट-कलम ( १) अन्वये पुर्नवसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त कोलेल्या प्रशासकांचा तपशील , 
यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-पाच मध्ये दिलेला आहे. (नियुक्त करणे आवश्यक असेल तर या अनुसूची मध्ये तपशील नमूद करावा). 


त्याअर्थी, आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की उक्त अधिनियमाच्या कलम १५ च्या पोट-कलम । अनुसार कोणतीही व्यक्ती, ही अधिसूचना 
प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा अथवा तिच्या 
भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किया उक्त जमिनीवर कोणताही भारनिर्माण करणार नाही. 


परंतु, उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर ,जिल्हाधिका- यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा 
मालकास चपोक्त तरतुदीच्या प्रर्वतनातून सुट देता येईल . 


परंतु आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचेबुद्धीपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची 
जिल्हाधिका-यांकडून भरपाई दिली जाणार नाही. 


तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (५ ) अनुसार जिल्हाधिकारी, भूमि संपादन, पुर्नवसन व पुनर्वसाहत करताना उचित्त 
भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र) नियम , २०१४ ( यात यापुढे ज्याचानिर्देशा " उक्त नियम " असा करण्यात आला आहे) यांच्या 
नियम १० च्या उप नियम (३ ) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अयावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे 
देखील घोषित करण्यात येत आहे . 


आणि म्हणून ,त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिका- यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी श्री रमिंद्र कुमारे, उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन क्र .३), विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ नागपूर यास 
पदनिर्देशित करीत आहे. 


अनुसूची - एक 


जमिनीचे वर्णन 


भुसंपादन प्रकरण क्राकर- अ-६५-२०१७-२०१८ , प.ह .नं . ७ . 

मौजा -सावरगांव , तालुका-भिवापूर, जिल्हा नागपूर . 
सर्वे क्रमांक किंवा गट क्रमांक 

संपादनाखालील क्षेत्र 


अनुक्रमांक 


१ 


३५/१/१ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , नोव्हेंबर १-७, २०१८/ कार्तिक १०-१६ , शके १९ ४० 


४५ 


अनुसूची - दोन 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


प्रकल्पाचे नाव 


।। 


प्रकल्पकार्याचे वर्णन 


समाजाला मिळणारे लाभ 


गोसेखुर्द प्रकल्प . 

गोसेखुर्द धरणाअंतर्गत बुडीत क्षेत्रात समाविष्ट करण्याबाबत . 
: - गोसेखुर्द राष्ट्रीय प्रकल्पाअंतर्गत असून योजनेची सिंचन क्षमता निर्मीतीचे उद्दिष्ट साध्य करणेसाठी 

संपादन पूर्ण करणे आवश्यक आहे . व याचा लाभ शेतीसाठी सार्वजनिक पाणीपुरवठा व उद्योगधंदे 
करीता होणार आहे . 


अनुसूची - तीन 


विस्थापित होत नाही. 


बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास : 
भाग पाडणारी कारणे 


सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश : 
( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास 
करणा- या अभिकरणाने दिलेला) 


अनुसूची- चार 
भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क 
अधिनियम , २०१३ चे कलम १० ( क ) अन्वये महाराष्ट्र शासन महसूल व वन विभाग , मंत्रालय 
मुंबई यांची अधिसूचना दिनांक १३ मार्च, २०१५ नुसार उक्त अधिनियमाचे प्रकरण २ व ३ यांच्या 
तरतुदी लागू करण्यापासून सूट देण्यात आली आहे. 


अनुसूची - पाच 


नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 
अ. प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिका -याचे पदनाम 


निरंक 


ब . प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता 


निरंक 


: 


निरंक 


क . ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे 

त्या अधिसूचनेचा तपशील . 


टीप : - उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन क्र .३), विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ, नागपूर यांचेकार्यालयामध्ये 
निरीक्षण करता येईल . 


रविंद्र कुंभारे , 
उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन क्र .३), 
विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ , 


नागपूर : 
दिनांक १७ ऑक्टोबर २०१८ . 


नागपूर . 


ना .-एक -१२ ( १८३१). 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY IC DIRECTOR SHRI MANOHAR SHANKAR GAIKWAD , 
PRINTED AT GOVERNMENT PRESS, CIVIL LINES, NAGPUR-140 001 AND PUBLISHED AT PIRECTORATE OF COVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION , 
21-A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 . 


